वर्ष ८ , अंक २६ ] 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक- कोकण विभागीय पुरवणी 

गुरुवार ते बुधवार , जून ३० जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ -१५ , शके १ ९ ४४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 


पोलीस आयुक्तालय , ठाणे शहर यांजकडून 

आदेश 

क्रमांक वि.शा / ग्रा.पं.नि / पोटनिवडणूक / मनाई आदेश / ०४ / २०२२ . – ज्याअर्थी , वरील संदर्भीय अधिसूचनेनुसार राज्य निवडणूक आयोग , 
महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडून निधन , राजीनामा , अनर्हता किंवा इतर अन्य कारणांमुळे ग्रामपंचायतीतील रिक्त झालेल्या पदांच्या पोटनिवडणुकांसाठी 
पारंपारिक पद्धतीने राबविण्यात यावयाचा निवडणुक कार्यक्रम जाहिर झालेला आहे . सदर पोटनिवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता दिनांक 
५ मे २०२२ रोजी पासुन लागू झालेली आहे . त्यामध्ये दिनांक ५ जून २०२२ रोजी मतदान होणार असुन , दिनांक ६ जून २०२२ रोजी मतमोजणी 
प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे 
; 


१ ) नियुक्त केलेले निवडणूक निर्णय अधिकारी / निरीक्षक , 

( २ ) मतमोजणी अधिकारी / कर्मचारी , 


भाग एक ( को . वि . पु . ) – १ 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 35529 


आणि ज्याअर्थी , ग्रामपंचायत निवडणूक मतदान साहित्य वाटप व मतमोजणी केंद्रांवर शांतता व सुरक्षितता राखण्याच्या दृष्टीने सदर ठिकाणी 
योग्य तो प्रतिबंधात्मक आदेश लागु करणे क्रमप्राप्त वाटते . 


त्याअर्थी , उपरोक्त परिस्थितीत मी , डॉ . सुधाकर पठारे , पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा ठाणे शहर , पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांना 
फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) अन्वये त्यांना प्रदान करण्यात आलेले अधिकार त्यांनी , कार्यालयीन आदेश जावक क्रमांक 
CP / SB / ORDERS / 87 / 2022 , DATE 7th April 2022 अन्वये आम्हास प्रदान केल्याने त्या अधिकाराचा वापर करून भिवंडी 
तालुक्यातील महापोली व धामणगाव या ग्रामपंचायतींची पोटनिवडणूक होणार असुन ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील परिमंडळ -२ भिवंडी , अंतर्गत 
शांतीनगर पो . स्टे . हद्दीतील पंचायत समिती कार्यालय , भिवंडी येथे मतदान साहित्य वाटप व मतमोजणी ठिकाण तसेच निवडून आलेल्या 
उमेदवारांचे प्रमाणपत्र वाटप पंचायत समिती कार्यालय भिवंडी येथे होणार असल्याने या इमारतींच्या सभोवतालच्या १०० मीटर परिसरात खालील 
व्यक्तींशिवाय अन्य व्यक्तींस प्रवेश करण्यास मनाई करण्यात येत असलेबाबत आदेश पारित करीत आहे . 


( ३ ) प्रत्येक उमेदवार त्यांचे सोबत एका वेळी एकच निवडणूक प्रतिनिधी , 

( ४ ) निवडणुकीशी संबंधित कामावर असलेले इतर विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी . 


[ पृष्ठे ११२ किंमत रुपये : १४.०० 


( 3 ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ -१५ , शके १ ९ ४४ 

| 


सदरचा आदेश भिवंडी तालुक्यातील ग्रामपंचायत पोटनिवडणूक असलेल्या कार्यक्षेत्रातील मतदान साहित्य वाटप व मतमोजणी केंद्र पंचायत 
समिती कार्यालय भिवंडी शांतीनगर पोलीस स्टेशन हद्दीतील इमारतींच्या परिसरात दिनांक ४ जून २०२२ रोजी ००-०१ पासुन ते दिनांक ९ जून २०२२ 
रोजी २४-०० वाजेपर्यंत अथवा मतमोजणी प्रक्रिया संपुष्टात येईपर्यंत अंमलात राहील . 

उपरोक्त मनाई आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तीवर भारतीय दंड संहितेचे कलम १८८ नुसार कायदेशीर कारवाई केली जाईल . 
सदरचा आदेश दिनांक ३ जून २०२२ रोजी माझे सही व शिक्यानिशी दिला आहे . 


ठाणे शहर , 

दिनांक ३ जून २०२२ . 


डॉ . सुधाकर पठारे , 
पोलीस उप आयुक्त , 
विशेष शाखा ठाणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 

आदेश 

क्रमांक पतसंस्था / स.आ -५ / का.क .१५६ / संजय को / २०२२/१३१० . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे ; 
संजय को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री 
करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या 
कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नाव 

( १ ) 

( २ ) 

१ श्री . बाबुराव रावजी यादव 


अ . क्र . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( ३ ) 

वरीष्ठ लिपिक 


शक्तीची व्याप्ती 


( ४ ) 

( ५ ) 

वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


अटी 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 
काढून घेण्यात येतील . 


२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच 
असतील . 


कार्यक्षेत्र 


३ . 

वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 
व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी . 


४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


भाग एक ( को . वि . पु . ) – १ अ 


m 


५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि / किंवा “ सिव्हील कोर्ट 

66 

" 


६ . 

शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१ ९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी . 


" " 


66 


9 


एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” 

या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह . 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम , १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ 

८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ संजय को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई ” असा फलक 
लावता येऊ शकेल . 


९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . सदर 
खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून 
घ्यावयाची आहे . 


११. वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१ ९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 


१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
नमूद करावा . 


१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र - ४ मध्ये वसुली अधिकारीनिहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा . 


पुणे , 

दिनांक ५ मे २०२२ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था 
( पतसंस्था ) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक पतसंस्था / स.आ -५ / का.क .१५६ / संजय को / २०२२ / १३१० . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे ; 
संजय को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री 
करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या 
कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 


अ . क्र . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 
( २ ) 


( १ ) 

१ श्री . विक्रम सुखदेव बांगर 


- 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( ३ ) 

प्रभारी शाखा अधिकारी 


शक्तीची व्याप्ती 


( ४ ) 

( ५ ) 

वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


अटी 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 
काढून घेण्यात येतील . 


कार्यक्षेत्र 


२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच 
असतील . 


३ . 

वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी व 
त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी . 


४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१ ९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी . 


" " 


' एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 

७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि / किंवा “ सिव्हील कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह . 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम , १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 


9 


66 


29 


66 

८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा - या वाहनावर “ संजय को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई ” असा फलक 
लावता येऊ शकेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ 

९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 


६ 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . सदर 
खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून 
घ्यावयाची आहे . 


११. वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१ ९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 


१२ . 

नमूद करावा . 


१३ . 

संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र - ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा . 


पुणे , 

दिनांक ५ मे २०२२ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था 
( पतसंस्था ) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ -१५ , शके १ ९ ४४ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 

आदेश 

क्रमांक पतसंस्था / स.आ -५ / का.क .१५६ / दौलत सह / २०२२/१३११ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे ; 
दौलत सहकारी पतपेढी मर्या . , मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून 
रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता 
प्रदान करीत आहे . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 
( २ ) 

१ श्री . आनंदराव जिजाबा पवार 


अ . क्र . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( ३ ) 


व्यवस्थापक 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


( ४ ) 

( ५ ) 

वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


अटी 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 
काढून घेण्यात येतील . 


२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच 
असतील . 


३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 
व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी . 


४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१ ९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी . 

66 

" " 66 

७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि / किंवा " सिव्हील कोर्ट 

9 

66 

“ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह . 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम , १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 


66 

८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ दौलत सहकारी पतपेढी मर्या . , मुंबई ” असा फलक लावता 
येऊ शकेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ 

, 


९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 


१०. वसुली अधिका - यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . सदर 
खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून 
घ्यावयाची आहे . 


११. वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१ ९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 


१२ . 

नमूद करावा . 

१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र - ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा . 


पुणे , 

दिनांक ५ मे २०२२ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था 
( पतसंस्था ) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


आदेश 

क्रमांक पतसंस्था / स.आ -५ / का.क .१५६ / पारसमहावीर को / २०२२/१३१२ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ 
( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे ; पारसमहावीर को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली 
करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून 
व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च 
२०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 


अ . क्र . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ -१५ , शके १ ९ ४४ ९ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 


अटी 


( १ ) 

१ 

श्री . शिवाजी गंगाराम राऊळ 

२ श्री . रितेश जुगराज जैन ( हिंगड ) 


· 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्यांचे नाव 

( २ ) 


- 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 

( ३ ) 

वसुली अधिकारी 

मुख्य व्यवस्थापक 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


( ४ ) 

( ५ ) 

वसुली व विक्री अधिकारी संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 

वसुली व विक्री अधिकारी 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 
काढून घेण्यात येतील . 


२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच 
असतील . 


३ . 

वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 
व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी . 


४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६ . 

शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१ ९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी . 


66 

७ . 

वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि / किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” 

66 

या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह . 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम , १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 

भाग एक ( को . वि.पु. ) – २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ 

८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ पारसमहावीर को- ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई ” असा 
फलक लावता येऊ शकेल . 


१० 


९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . सदर 
खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून 
घ्यावयाची आहे . 


११. वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१ ९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 


१२ . 
नमूद करावा . 


१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र - ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा . 


पुणे , 

दिनांक ५ मे २०२२ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था 
( पतसंस्था ) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


आदेश 

क्रमांक पतसंस्था / स.आ -५ / का.क .१५६ / रायगड जनता नागरी सह / २०२२/११३३ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१५६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे ; रायगड जनता नागरी सहकारी पतपेढी मर्या . , मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली 
करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून 
व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च 
२०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 


अ . क्र . 


( १ ) 

१ 


अटी 


२ 


· 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ -१५ , शके १ ९ ४४ ११ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 


- 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्यांचे नाव 

( २ ) 

गोगावले 


२ . 

असतील . 


श्री . महेश 
महेश कृष्णा 


श्री . संदिप तुकाराम बांगर 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 
( ३ ) 


व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


शक्तीची व्याप्ती 


( ४ ) 
वसुली व विक्री अधिकारी 

वसुली व विक्री अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


( ५ ) 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 
काढून घेण्यात येतील . 

सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच 


३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 
व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी . 


४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६ . 

शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१ ९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी . 


66 

66 

66 

७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि / किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 


99 


66 

या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह . 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम , १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 

भाग एक ( को.वि.पु. ) – २ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ 

" " 

८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ रायगड जनता नागरी सहकारी पतपेढी मर्या . , मुंबई ” असा 
फलक लावता येऊ शकेल . 


१२ 


९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . सदर 
खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून 
घ्यावयाची आहे . 


११. वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१ ९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 


१२ . 
नमूद करावा . 


१३ . 

संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र - ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा . 


पुणे , 

दिनांक २० एप्रिल २०२२ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था 
( पतसंस्था ) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


क्रमांक पतसंस्था / स.आ -५ / का.क .१५६ / श्रीराम सह / २०२२/११८७ - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे ; 
श्रीराम सहकारी पतपेढी मर्या . , मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून 
रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता 
प्रदान करीत आहे . 


अ . क्र . 


( १ ) 

१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 
आदेश 


अटी 


· 


२ 

श्री . कानिफनाथ लक्ष्मण बांगर 

३ श्री . संतोष रामभाऊ थोरात 


- 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्यांचे नाव 
( २ ) 


श्री . रमेश वासुदेव पुजारे 


२ . 

असतील . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 

( ३ ) 


शाखाधिकारी 

वरिष्ठ लिपीक 

वसुली अधिकारी 


शक्तीची व्याप्ती 


( ४ ) 

वसुली व विक्री अधिकारी 

वसुली व विक्री अधिकारी 

वसुली व विक्री अधिकारी 


१३ 


कार्यक्षेत्र 


( ५ ) 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 
काढून घेण्यात येतील . 

सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच 


३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 
व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी . 


४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५ . 

वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१ ९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी . 


७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि / किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह . 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम , १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


" " 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ 

66 

वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ श्रीराम सहकारी पतपेढी मर्या . , मुंबई ” असा फलक लावता 


८ . 
येऊ शकेल . 


९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . सदर 
खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून 
घ्यावयाची आहे . 


११. वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१ ९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 


१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
नमूद करावा . 


१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र - ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा . 


पुणे , 

दिनांक २० एप्रिल २०२२ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था 
( पतसंस्था ) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


मुंबई . 


क्रमांक यंत्र / बी -३ / चाळीसगाव यं स सं म / का.क .१०२ / अंतिम आ . / ६३० / २०२२. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ ( १ ) ( क ) ( एक ) ( चार ) व १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , अजितकुमार सासवडे , प्रादेशिक उप आयुक्त वस्त्रोद्योग , मुंबई 
या आदेशान्वये चाळीसगाव यंत्रमाग औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या . , चाळीसगाव , ता . चाळीसगाव , जि . जळगाव या संस्थेचे कामकाज विषयी दिनांक 
१५ डिसेंबर २०२१ रोजी दिलेले मध्यंतरीय आदेश कायम करून अंतीम आदेश निर्गमित करीत आहे . सदर संस्थेवर कलम १०३ अन्वये 
श्री . एम . डी . नेहते , लेखापरिक्षक , सहकारी संस्था ( विणकर ) , ता . पाचोरा , जि . जळगाव यांना अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 

हा आदेश आज दिनांक १ जून २०२२ रोजी माझ्या सही व मोहोर लावून पारित केला असे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ 
प्रादेशिक उप आयुक्त , वस्त्रोद्योग , मुंबई यांजकडून 
अंतिम आदेश 


मुंबई . 


प्रादेशिक उप आयुक्त , वस्त्रोद्योग , मुंबई यांजकडून 

अंतिम आदेश 

क्रमांक यंत्र / बी -३ / गिरणा / यं स सं म / का.क .१०२ / अंतिम आ . / ६३१ / २०२२ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ 
( १ ) ( क ) ( एक ) ( चार ) व १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , अजितकुमार सासवडे , प्रादेशिक उप आयुक्त वस्त्रोद्योग , मुंबई या 
आदेशान्वये गिरणा यंत्रमाग औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या . , चाळीसगाव , ता . चाळीसगाव , जि . जळगाव या संस्थेचे कामकाज विषयी दिनांक 
१५ डिसेंबर २०२१ रोजी दिलेले मध्यंतरीय आदेश कायम करून अंतीम आदेश निर्गमित करीत आहे . सदर संस्थेवर कलम १०३ अन्वये 
श्री . एस . एम . देव , उप लेखापरिक्षक , सहकारी संस्था , ता . पाचोरा , जि . जळगाव यांना अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 

हा आदेश आज दिनांक १ जून २०२२ रोजी माझ्या सही व मोहोर लावून पारित केला असे . 


मुंबई . 


अजितकुमार सासवडे , 
प्रादेशिक उप आयुक्त , 
वस्त्रोद्योग , मुंबई . 


प्रादेशिक उप आयुक्त , वस्त्रोद्योग , मुंबई यांजकडून 

अंतिम आदेश 


१५ 


अजितकुमार सासवडे , 
प्रादेशिक उप आयुक्त , 
वस्त्रोद्योग , मुंबई . 


क्रमांक यंत्र / बी -३ / उत्तर महाराष्ट्र यं स संम / का.क .१०२ / अंतिम आ . / ६३२/२०२२ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( एक ) ( चार ) व १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , अजितकुमार सासवडे , प्रादेशिक उप आयुक्त 
वस्त्रोद्योग , मुंबई या आदेशान्वये उत्तर महाराष्ट्र यंत्रमाग औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या . , चाळीसगाव , ता . चाळीसगाव , जि . जळगाव या संस्थेचे 
कामकाज विषयी दिनांक १५ डिसेंबर २०२१ रोजी दिलेले मध्यंतरीय आदेश कायम करून अंतीम आदेश निर्गमित करीत आहे . सदर संस्थेवर कलम 
१०३ अन्वये श्री . एस . एम . देव , लेखापरिक्षक , सहकारी संस्था , ता . पाचोरा , जि . जळगाव यांना अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 

हा आदेश आज दिनांक १ जून २०२२ रोजी माझ्या सही व मोहोर लावून पारित केला असे . 


अजितकुमार सासवडे , 
प्रादेशिक उप आयुक्त , 
वस्त्रोद्योग , मुंबई . 


१६ 


क्रमांक यंत्र / बी -३ / खान्देश / यं स संम / का.क .१०२ / अंतिम आ . / ६३३ / २०२२. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ ( १ ) ( क ) ( एक ) ( चार ) व १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , अजितकुमार सासवडे , प्रादेशिक उप आयुक्त वस्त्रोद्योग , मुंबई 
या आदेशान्वये खान्देश गारमेंट औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या . , चाळीसगाव , ता . चाळीसगाव , जि . जळगाव या संस्थेचे कामकाज विषयी दिनांक 
१५ डिसेंबर २०२१ रोजी दिलेले मध्यंतरीय आदेश कायम करून अंतीम आदेश निर्गमित करीत आहे . सदर संस्थेवर कलम १०३ अन्वये 
श्री . एम . डी . नेहते , उप लेखापरिक्षक , सहकारी संस्था , ता . पाचोरा , जि . जळगाव यांना अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 

हा आदेश आज दिनांक १ जून २०२२ रोजी माझ्या सही व मोहोर लावून पारित केला असे . 


मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ 
प्रादेशिक उप आयुक्त , वस्त्रोद्योग , मुंबई यांजकडून 
अंतिम आदेश 


मुंबई . 


प्रादेशिक उप आयुक्त , वस्त्रोद्योग , मुंबई यांजकडून 
अंतिम आदेश 


क्रमांक यंत्र / बी -३ / भिम - ज्योती / यं स स म / का.क .१०२ / अंतिम आ . / ६३४/२०२२ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( एक ) ( चार ) व १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , अजितकुमार सासवडे , प्रादेशिक उप आयुक्त 
वस्त्रोद्योग , मुंबई या आदेशान्वये भिम - ज्योती मागासवर्गीय औद्योगिक यंत्रमाग विणकर सहकारी संस्था मर्या . , धरणगाव , ता . धरणगाव , जि . जळगाव 
या संस्थेचे कामकाज विषयी दिनांक १५ डिसेंबर २०२१ रोजी दिलेले मध्यंतरीय आदेश कायम करून अंतीम आदेश निर्गमित करीत आहे . सदर 
संस्थेवर कलम १०३ अन्वये श्री . एम . डी . डाबेराव , लेखापरिक्षक , सहकारी संस्था ( विणकर ) , ता . एरंडोल , जि . जळगाव यांना अवसायक म्हणून 
नियुक्ती करीत आहे . 

हा आदेश आज दिनांक १ जून २०२२ रोजी माझ्या सही व मोहोर लावून पारित केला असे . 


मुंबई . 


अजितकुमार सासवडे , 
प्रादेशिक उप आयुक्त , 
वस्त्रोद्योग , मुंबई . 


प्रादेशिक उप आयुक्त , वस्त्रोद्योग , मुंबई यांजकडून 
अंतिम आदेश 


अजितकुमार सासवडे , 
प्रादेशिक उप आयुक्त , 
वस्त्रोद्योग , मुंबई . 


क्रमांक यंत्र / बी -३ / स्वर्गीय इंदिरा यं स संम / का.क .१०२ / अंतिम आ . / ६३५ / २०२२. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( एक ) ( चार ) व १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , अजितकुमार सासवडे , प्रादेशिक उप आयुक्त 
वस्त्रोद्योग , मुंबई या आदेशान्वये स्वर्गीय इंदिरा गांधी मागासवर्गीय यंत्रमाग औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या . , भुसावळ , ता . भुसावळ , जि . जळगाव या 

संस्थेचे कामकाज विषयी दिनांक १५ डिसेंबर २०२१ रोजी दिलेले मध्यंतरीय आदेश कायम करून अंतीम आदेश निर्गमित करीत आहे . सदर संस्थेवर 
कलम १०३ अन्वये श्री . एस . के . ठाकरे , लेखापरिक्षक , सहकारी संस्था , श्रेणी - १ ( नवनिर्मिती पद ) जि . जळगाव यांना अवसायक म्हणून नियुक्ती 
करीत आहे . 

हा आदेश आज दिनांक १ जून २०२२ रोजी माझ्या सही व मोहोर लावून पारित केला असे . 


अजितकुमार सासवडे , 
प्रादेशिक उप आयुक्त , 
वस्त्रोद्योग , मुंबई . 


क्रमांक ना.बँका / १ - सआ / मंगल बँक / का.क .१५६ / २०२२ / ५७४.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या 
आदेशान्वये मंगल को - ऑप . बँक लि . , मुंबई या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम 
९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १५६ अन्वये व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून दिनांक १ एप्रिल २०२२ ते दिनांक ३१ मार्च 
२०२३ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ १७ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 

आदेश 


अ . क्र . 


( १ ) 

१ . 


२ . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 
( २ ) 


श्री . मोहन पी . निकम 


श्री . श्यामनारायण के पांडे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


वसुली व्यवस्थापक 

वसुली व्यवस्थापक 


शक्तीची व्याप्ती 


( ४ ) 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 


कार्यक्षेत्र जिल्हे 


( ५ ) 
मुंबई व ठाणे 

मुंबई व ठाणे 


अटी : 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न 
केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमुन्यात 
कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था ( १ ) , मुंबई यांना सादर करावी . 


४ . 

वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण . १५०४ / प्र . क्र . २३१/१५ स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 


66 

" 9 . 

आणि / किंवा " 

७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि / किंवा “ सिव्हील कोर्ट 
सिव्हील कोर्ट ” “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे . 


८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , मंगल को - ऑप . बँक लि . , मुंबई ” असा 
फलक लावता येईल . 


९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानूसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 
नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 

भाग एक ( को.वि.पु. ) – ३ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ 

११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 

घ्यावा . 


१८ 


१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 
करावा . वसुली अधिकारी यांनी नोटीसा बजावताना नोटीसीमध्ये त्यांचे नाव , पदनाम व भ्रमणदुरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे . 


पुणे , 

दिनांक १५ मार्च २०२२ . 


शैलेश कोतमिरे , 
अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ 

} = 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 
आदेश 

क्रमांक ना.बँका / १ - सआ / जनसेवा सहकारी बँक /का.क.१५६/२०२२/४७१ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 
या आदेशान्वये जनसेवा सहकारी बँक ( बोरीवली ) लि . , मुंबई या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम 
१०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून दिनांक १ एप्रिल २०२२ 
ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


अ . क्र . 


( १ ) 

१ 


२ 

३ 

४ 


५ 


६ 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 
( २ ) 


७ 


श्री . मच्छिंद्र सो . सोनावणे 


श्री . अविनाश स . देवणे 


श्रीमती पुजा प्र . कुडतलकर 

श्रीमती जागृती ज . राऊत 


श्री . रमेश बाबू गोरे 

श्रीमती अश्विनी र डोंगरे 


श्री . विजय एच . कुंचिकोर 

८ 

श्री . विमल जी . सोनी 

९ श्री . सुनिल कि आव्हाड 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( ३ ) 


व्यवस्थापक 


व्यवस्थापक 


व्यवस्थापक 


व्यवस्थापक 

व्यवस्थापक 

व्यवस्थापक 


सहायक व्यवस्थापक 

कनिष्ठ अधिकारी 

कनिष्ठ अधिकारी 


शक्तीची व्याप्ती 


( ४ ) 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


( ५ ) 

नवी मुंबई 

पालघर 

ठाणे 

बृहन्मुंबई 

बृहन्मुंबई 

रायगड 

बृहन्मुंबई 

बृहन्मुंबई 

बृहन्मुंबई 


१ ९ 


अटी : 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न 
केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमुन्यात 
कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था ( ३ ) , मुंबई यांना सादर करावी . 


४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण . १५०४ / प्र . क्र . २३१ / १५ स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 


22 66 

29 . 

७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि / किंवा " सिव्हील कोर्ट एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे . 

भाग एक ( को.वि.पु. ) – ३ अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ 

| 


८ . 

वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , जनसेवा सहकारी बँक ( बोरीवली ) लि . , 
मुंबई ” असा फलक लावता येईल . 


९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
व 
करावी . 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानूसार वसुलीपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 
नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 


११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 

घ्यावा . 


१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 
करावा . वसुली अधिकारी यांनी नोटीसा बजावताना नोटीसीमध्ये त्यांचे नाव , पदनाम व भ्रमणदुरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे . 


पुणे , 

दिनांक ७ मार्च २०२२ . 


शैलेश कोतमिरे , 
अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


आदेश 

/ 

क्रमांक ना.बँका / १ - सआ / पेण अर्बन को - ऑप बँक लि . / का.क .१५६ / २०२२ / १०३६. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे या आदेशान्वये दि पेण को - ऑपरेटिव्ह अर्बन बँक लि . , पेण , जिल्हा रायगड या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनुसार खालील अटीस अधीन 
राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


अ . क्र . अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नाव 
( २ ) 


( १ ) 

१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ २१ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 


३ 

४ 

५ 

६ 

७ 

८ 


९ 

१० 


श्री . प्रशांत प्रकाश राजे 


सौ . आरती आनंद सत्वे 


श्री . शैलेश सदानंद नवाळे 

श्री . रिझवान अहंमद खोत 

श्री . उदय लक्ष्मण तांबोळी 

श्री . राजेश दामोदर पाटील 

श्री . विजय लक्ष्मण म्हात्रे 

श्री . किशोर रमाकांत गावंड 

श्री . सुधीर श्रीरंग पावशे 

श्री . अमित विष्णू मसुरकर 


११ सौ . अल्पना अविनाश पाटील 

१२ 

सौ . स्नेहा दत्ताराम साळुंके 

१३ 

श्री . शशिकांत गजानन म्हात्रे 

श्री . अशोक नामदेव पाटील 


२ . 


१४ 

१५ श्री . नरेश गोपाळ कुंभार 

१६ 

१७ 

१८ 

१ ९ श्री . राजेश हिराजी माळी 


श्री . जगदीश रामचंद्र मोकल 

सौ . आनंदी आनंद जाधव 

श्री . सोमनाथ जिभाऊ अहिरे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( ३ ) 

प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

विभाग प्रमुख ( आस्थापना ) 

विभाग प्रमुख ( बँकींग ) 
शाखाधिकारी 


सिनि लेखनिक 

ज्युनि . लेखनिक 

ज्युनि . लेखनिक 

शाखाधिकारी 

सिनि लेखनिक 

शाखाधिकारी 

शाखाधिकारी 

शाखाधिकारी 

शाखाधिकारी 

शाखाधिकारी 

शाखाधिकारी 

शाखाधिकारी 

शाखाधिकारी 

शाखाधिकारी 

शाखाधिकारी 


शक्तीची व्याप्ती 


( ४ ) 
वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 


कार्यक्षेत्र जिल्हे 


( ५ ) 


रायगड 


रायगड 


रायगड 


रायगड 

रायगड 


रायगड 


रायगड 


रायगड 


रायगड 


रायगड 

रायगड 

रायगड 


रायगड 


रायगड 


रायगड 


रायगड 


रायगड 

रायगड 

मुंबई / ठाणे 


अटी : 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न 
केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 
सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ 

३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमून्यात 
कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रायगड यांना सादर करावी . 


२२ 


४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४ / प्र . क्र . २३१ / १५ स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 


66 

29 66 

७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि / किंवा " सिव्हील कोर्ट एक्झक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे . 


८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , दि पेण को - ऑपरेटिव्ह अर्बन बँक लि . , 
पेन ” असा फलक लावता येईल . 


९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 


29 . 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानूसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 
नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 


११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र - पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 

घ्यावा . 


करावा . 


१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 


पुणे , 

दिनांक ९ मे २०२२ . 


शैलेश कोतमिरे , 

अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 

सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ २३ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 

आदेश 

क्रमांक ना.बँका / १ - सआ / विरशैव बँक / का.क .१५६ / २०२२ / १०४२ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या 
आदेशान्वये दि विरशैव को- ऑप . बँक लि . , मुंबई ( अवसायनात ) या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
कलम १०१ , कलम १०५ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन 
आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 

राहून या 


अ . क्र . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 
( २ ) 


( १ ) 

१ श्री . एकनाथ के . दाभाडे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 

अधिकारी 


शक्तीची व्याप्ती 


( ४ ) 

वसुली अधिकारी 


कार्यक्षेत्र जिल्हे 


( ५ ) 

मुंबई , नवी मुंबई , ठाणे 
व रायगड जिल्हा 


अटी : 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न 
केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित नमुन्यात 
कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे यांना सादर करावी . 


४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४ / प्र . क्र . २३१ / १५ स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 


29 66 

७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि / किंवा " सिव्हील कोर्ट ” “ एक्झक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे . 


29 . 


66 

८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , दि विरशैव को - ऑप . बँक लि . , मुंबई 
( अवसायनात ) ” असा फलक लावता येईल . 


९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 
नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ 

११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 

घ्यावा . 


२४ 


१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 
करावा . वसुली अधिकारी यांनी नोटीसा बजावताना नोटीसीमध्ये त्यांचे नाव , पदनाम व भ्रमणदुरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे . 


पुणे , 

दिनांक ९ मे २०२२ . 


शैलेश कोतमिरे , 
अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 
आदेश 

क्रमांक पतसंस्था / स.आ -५ / का.क .१५६ / विशालदीप सह / २०२२ / १५२ ९ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे ; 
विशालदीप सहकारी पतसंस्था मर्या . , मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) अन्वये व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून 
रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता 
प्रदान करीत आहे . 


अ . क्र . 


( १ ) 

१ 


२ 


अटी 


♦ 


- 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 
( २ ) 

श्री . विश्वास शिवाजी केसरकर 

श्री . तानाजी आनंदराव पाटील 


२ . 

असतील . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( ३ ) 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

मुख्य कर्ज वसुली अधिकारी 


शक्तीची व्याप्ती 


( ४ ) 
वसुली व विक्री अधिकारी 

वसुली व विक्री अधिकारी 


कार्यक्षेत्र जिल्हे 


२५ 


( ५ ) 
संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 
संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 
काढून घेण्यात येतील . 

सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच 


३ . 

वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 
व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी . 


४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१ ९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी . 

७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि / किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह . 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम , १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 


66 

८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ विशालदीप सहकारी पतसंस्था मर्या . , मुंबई ” असा फलक 
लावता येऊ शकेल . 

भाग एक ( को . वि . पु . ) – ४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ 

९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 


२६ 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . सदर 
खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून 
घ्यावयाची आहे . 


११. वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१ ९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 


१२ . 
नमूद करावा . 


१३ . 

संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र -४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा . 


पुणे , 

दिनांक २७ मे २०२२ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था 
( पतसंस्था ) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 
आदेश 

क्रमांक पतसंस्था / स.आ -५ / का.क .१५६ / जगन्नाथ को / २०२२/१५२८ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे ; 
जगन्नाथ को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) अन्वये व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची 
विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या 
कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 


अ . क्र . 


( १ ) 

१ 


२ 


अटी 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 
( २ ) 

श्री . तेजनाथ पांडुरंग सुर्यवंशी 

श्री . अमर हिंदुराव पाटील 


२ . 

असतील . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( ३ ) 


सरव्यवस्थापक 


विभागीय अधिकारी 


शक्तीची व्याप्ती 


( ४ ) 

वसुली व विक्री अधिकारी 

वसुली व विक्री अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


२७ 


( ५ ) 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


१ . 

वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 
काढून घेण्यात येतील . 

सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच 


३ . 

वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 
व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी . 


४ . 

अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६ . 

शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण - १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१ ९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी . 


66 

७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि / किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह . 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम , १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 

66 

66 

८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ जगन्नाथ को- ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई ” असा 
फलक लावता येऊ शकेल . 

भाग एक ( को.वि.पु. ) – ४ अ 


" " 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ 

९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 


२८ 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . सदर 
खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून 
घ्यावयाची आहे . 


११. वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१ ९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 


१२ . 

नमूद करावा . 


१३ . 

संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र - ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा . 


पुणे , 

दिनांक २७ मे २०२२ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था 
( पतसंस्था ) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ २ ९ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 

आदेश 

▬— 

क्रमांक पतसंस्था / स.आ -५ / का.क .१५६ / जगन्नाथ को / २०२२ / १५२८ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे ; 
जगन्नाथ को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) अन्वये व नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची 
विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या 
कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 


अ . क्र . 


( १ ) 

१ 


२ 


अटी 


♦ 


- 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 
( २ ) 

श्री . सोमनाथ जालिंदर कोकाटे 

श्री . विजय नानासाहेब निकम 


२ . 

असतील . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( ३ ) 

वसुली अधिकारी 


शाखा व्यवस्थापक 


शक्तीची व्याप्ती 


( ४ ) 

वसुली व विक्री अधिकारी 

वसुली व विक्री अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


( ५ ) 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 
काढून घेण्यात येतील . 

सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच 


संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


" " 


३ . 

वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 
व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी . 


४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१ ९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी . 

66 

" " 

७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त आणि / किंवा " सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह . 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम , १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


66 

८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ जगन्नाथ को- ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई ” असा 
फलक लावता येऊ शकेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ 

९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 


३० 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . सदर 
खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून 
घ्यावयाची आहे . 


११. वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१ ९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 


१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
नमूद करावा . 


१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र -४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा . 


पुणे , 

दिनांक २७ मे २०२२ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था 
( पतसंस्था ) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 
आदेश 

क्रमांक पतसंस्था / स आ ५ / श्री साईसिद्धी ना . सह व हिंदुस्थान लेबर को / विलिनीकरण / २०२२ / ३४२ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १७ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १६ नुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , डॉ . पी . एल . 
खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे , हिंदुस्थान लेबर को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई नोंदणी क्रमांक 
बी.ओ.एम / आर.एस.आर / ५ ९ २ सन १ ९ ७२ या संस्थेची संपूर्ण देयता व मालमत्ता , श्री साईसिद्धी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या . , ठाणे ; नोंदणी 
क्रमांक टि.एन.ए / टि.एन.ए / आर . एस . आर / सी.आर / १०४३ सन १ ९९७-१८ या नोंदणीकृत संस्थेमध्ये सोबतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या अटी 
व शर्तीस अधीन राहून हस्तांतरीत करण्यास मंजूरी प्रदान करून विलिनीकरण करीत आहे . 


उक्त आदेशामुळे हिंदुस्थान लेबर को- ऑप क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई या संस्थेचे श्री साईसिद्धी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या . , ठाणे या 
संस्थेमध्ये विलिनीकरण झाल्यामुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार या कार्यालयाचे स्तरावरून हिंदुस्थान लेबर 
को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई या संस्थेची नोंदणी रद्द करणेबाबत संबंधीत , निबंधकास कळवून संस्थेचे नाव ' ड ' रजिस्टरमधून कमी 
करण्याबाबत आदेशित करणेत येत आहे . 


३१ 


संपत्ती हस्तांतरण अधिनियम , १ ९ ८२ किंवा भारतीय नोंदणी अधिनियम , १ ९ ०८ यात काहीही अंतर्भूत असले तरी , विलिनीकरणाशी संबंधित 
असलेल्या संस्थांचा ठराव प्रत्येक बाबतीत , मूळ संस्थेची किंवा विलिनीकरण केलेल्या संस्थेची मत्ता व दायित्वे नव्या संस्थेत किंवा यथास्थिती 
रुपांतरीत किंवा विलिनीकरण संस्थेमध्ये निहीत होण्याबाबतचे पुरेसे अभिहस्तांतरण पत्र असेल . 


संस्थांचे एकत्रीकरण केल्यामुळे , एकत्रीकरण केलेल्या संस्थांचे कोणतेही हक्क किंवा बंधन यावर परिणाम होणार नाही एकत्रीकरण 
संस्थांकडून किंवा संस्थांविरुद्ध जी न्यायिक कार्यवाही चालू ठेवण्यात किंवा सुरु करण्यात आली असेल अशी कोणतीही न्यायिक कार्यवाही सदोष 
ठरणार नाही ; न्यायिक कार्यवाही एकत्रीकरण संस्थेस किंवा संस्थेविरुद्ध चालू ठेवता येईल . 

उक्त आदेश सोबतच्या परिशिष्टासह आज दिनांक ८ फेब्रुवारी २०२२ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी पारीत करीत आहे . 

परिशिष्ट 


अटी व शर्ती .. 


- 


१ . 

हिदुस्थान लेबर को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई , या संस्थेचे श्री साईसिद्धी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या . , ठाणे या संस्थेत 
विलिनीकरणाच्या आदेशापासून हस्तांतरण करण्यात येईल . 


३. विलिनीकरणानंतर हिंदुस्थान लेबर को- ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई , या संस्थेच्या ठेवी दोन्ही संस्थांच्या ठरावामध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे देय राहतील , तसेच ज्या ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी श्री साईसिद्धी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या . , ठाणे संस्थेमध्ये ठेवायच्या असतील तर 
अशा ठेवीवर या पतसंस्थेच्या इतर ठेवीदारांना देण्यात येणाऱ्या व्याज दरानुसार व्याज आकारणी करण्यात येईल . मात्र हिंदुस्थान लेबर को - ऑप . 
क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई , या संस्थेचे संचालक , नातेवाईक , दैनिक बचत प्रतिनिधी यांच्या जमा असलेल्या रकमा संपूर्ण कर्ज वसूल होईपर्यंत 
राखून ठेवल्या जातील . तसेच हिंदुस्थान लेबर को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई या संस्थेने सर्व प्रकारच्या ठेवीवर दिलेली कर्जे वसूल होईपर्यंत 
सदरच्या ठेवी परत केल्या जाणार नाहीत . 

6 
. 

विलिनीकरणानंतर हिंदुस्थान लेबर को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई , या संस्थेत असणारी सर्व बचत खाती / मुदत ठेवी / चालू 
खाती / मासिक ठेवी व इतर मुदत ठेवीची खाती श्री साईसिद्धी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या . , ठाणे या संस्थेच्या पुस्तकामध्ये नमूद वर्गीकरणात 
उघडण्यात येतील . 


२. विलिनीकरणाच्या आदेशापासून हिंदुस्थान लेबर को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई , या संस्थेच्या ताळेबंदपत्रकात दाखविल्याप्रमाणे 
शेअर्स ( भाग ) , रक्कम सहकार कायद्यानुसार जर तोटा असेल तर सदर शेअर्स ( भाग ) रक्कम झालेल्या तोटा रकमेतून वजा करणे आवश्यक आहे . 
हिंदुस्थान लेबर को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई , या संस्थेच्या सभासदांच्या शेअर्स ( भाग ) रकमा श्री साईसिद्धी नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्या . , ठाणे या संस्थेत अनामत खाते म्हणून जमा करण्यात येईल . 


५. हिंदुस्थान लेबर को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई , या संस्थेच्या सभासदांची येणे कर्जे वसुली करण्याची जबाबदारी श्री साईसिद्धी 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या . , ठाणे या संस्थेची राहील . हिंदुस्थान लेबर को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई , या संस्थेकडून कर्ज घेतल्याच्या 
दिनांकाच्या कराराप्रमाणे असेल तो व्याजदर सर्व कर्जदाराना मान्य असेल तसेच थकीत कर्जापोटी होणारे दंडव्याज , वसुलीखर्च , लवाद दावा खर्च व 
अनुषंगिक खर्च कराराप्रमाणे भरणे कर्जदारावर बंधनकारक राहील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ 

६. विलिनीकरणाच्या आदेशाच्या दिनांकास हिंदुस्थान लेबर को- ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई , या संस्थेची विविध बँकांमधील 
शिल्लक , रोख शिल्लक व इतर येणी ही श्री साईसिद्धी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या . , ठाणे या संस्थेकडे वर्ग करण्यात येईल . तिचा विनियोग कसा 
करावा याचा अधिकार श्री साईसिद्धी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या . , ठाणे या संस्थेकडे राहील . 


३२ 


७. विलिनीकरणाच्या दिनांकापूर्वी हिंदुस्थान लेबर को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई , या संस्थेने ठेवलेल्या ठेवी , केलेली करारपत्रे , 
बंधपत्रे , कुलमुखत्यारपत्रे आणि इतर सर्व प्रकारची कागदपत्रे व करार विलिनीकरणानंतर परिणामक्षम राहतील . 


८. विलिनीकरणानंतर हिंदुस्थान लेबर को- ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई , या संस्थेऐवजी श्री साईसिद्धी नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्या . , ठाणे या नावाने सर्व व्यवहार व कामकाज राहील . याबाबत हिंदुस्थान लेबर को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई , या संस्थेचे सर्व संचालक , 
कर्मचारी , अल्पबचत प्रतिनिधी व हितसंबंधी कोणताही आक्षेप घेणार नाही . 


९ . हिंदुस्थान लेबर को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई , या संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांना विलिनीकरणानंतर श्री साईसिद्धी नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्या . , ठाणे या संस्थेत काम करण्याची इच्छा असल्यास त्यांना सामावून घेणे बंधनकारक राहील . सदर कर्मचाऱ्याची सेवाज्येष्ठता 
सेवाप्रविष्ट झालेल्या तारखेपासून विचारात घेऊन वेतन निश्चिती व अनुषंगिकबाबी करण्यात यावी . 


१० . 

विलिनीकरणापूर्वी हिंदुस्थान लेबर को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई , या संस्थेत काही दोष , अफरातफर असल्यास त्यास 
श्री साईसिद्धी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या . , ठाणे ही संस्था जबाबदार असणार नाही . 


११. हिंदुस्थान लेबर को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई , या संस्थेकडील चल व अचल मालमत्तेचे दायित्व श्री साईसिद्धी नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्या . , ठाणे या संस्थेकडे वर्ग करण्यात येईल . 


१२. विलीनीकरणानंतर हिंदुस्थान लेबर को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई , संस्थेच्या मुख्य कार्यालयाचे बदल्यात श्री साईसिद्धी नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्या . , ठाणे या संस्थेची ठाणे येथील संस्थेस शाखा मु . पो . दिवा , ता . जि . ठाणे येथे सुरु ठेवण्यास व श्री साईसिद्धी नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्या . , ठाणे या संस्थेस या कार्यालयाच्या दिनांक ८ मार्च २०१ ९ चे परिपत्रकानुसार विलिनीकरणाच्या बदल्यात एक प्रोत्साहनपर 
आळेफाटा , ता . जुन्नर , जि . पुणे येथे शाखा उघडण्यास परवानगी देण्यात येत आहे . 


१३ . 

हिंदुस्थान लेबर को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई , या संस्थेचे कामकाज व ठेवीदारांच्या ठेवी देण्याबाबतचे कामकाज 
श्री साईसिद्धी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या . , ठाणे पतसंस्थेमार्फत करण्यात यावे . 


१४ . 

हिंदुस्थान लेबर को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई या संस्थेचे विलिनीकरणाचे आदेशाचे तारखेस असलेले सर्व देणी व मालमत्तेचे 
वैधानिक लेखापरिक्षण करून घेऊन श्री साईसिद्धी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या . , ठाणे या संस्थेत वर्ग करणेची कार्यवाही करणेत यावी . 


पुणे , 

दिनांक ८ फेब्रुवारी २०२२ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था 
( पतसंस्था ) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


आदेश 

क्रमांक पतसंस्था / स . आ -५ / का.क. १५६ / अमरसेवा सह / २०२२/६० . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे ; 
आनंदप्रेम नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या . , डोंबिवली ( पूर्व ) , जि . ठाणे या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी / 
कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) अन्वये व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अनुसार 
मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 


अ . क्र . 


( १ ) 

१ 


अटी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ ३३ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 


◆ 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 
( २ ) 


श्री . प्रविण प्रकाश नलवडे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( ३ ) 

मॅनेजर 


शक्तीची व्याप्ती 


( ४ ) 

वसुली व विक्री अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


( ५ ) 
संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 
काढून घेण्यात येतील . 


२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच 
असतील . 


३ . 

वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 
व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी . 


४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१ ९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी . 


66 

29 

७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि / किंवा " सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह . 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम , १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 


८ . 

वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ आनंदप्रेम नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या . , डोंबिवली ( पूर्व ) , 
जि . ठाणे ” असा फलक लावता येऊ शकेल . 

भाग एक ( को . वि.पु. ) – ५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ 

९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 


३४ 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . सदर 
खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून 
घ्यावयाची आहे . 


११. वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१ ९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 


१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
नमूद करावा . 


१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र - ४ मध्ये वसुली अधिकारीनिहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा . 


पुणे , 

दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२२ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था 
( पतसंस्था ) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 
आदेश 

क्रमांक पतसंस्था / स . आ -५ / का.क. १५६ / रयत . सह / २०२२ / ७ ९९ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे ; 
रयत सहकारी पतपेढी मर्या . , मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून 
रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरिता 
प्रदान करीत आहे . 


अ . क्र . 


( १ ) 

१ 


अटी 


- 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 
( २ ) 

श्री . विठोबा निवृत्ती शिरसाट 


२ . 

असतील . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( ३ ) 

अधिकारी 


शक्तीची व्याप्ती 


( ४ ) 

वसुली व विक्री अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


३५ 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 
काढून घेण्यात येतील . 

सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच 


( ५ ) 
संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


३. वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 
व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी . 


८ . 

येऊ शकेल . 

भाग एक ( को.वि.पु. ) – ५ अ 


४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६ . 

शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१ ९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी . 


66 

66 

७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि / किंवा " सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 

66 

या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ " वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह . 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम , १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 

29 


66 

वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ रयत सहकारी पतपेढी मर्या . , मुंबई ” असा फलक लावता 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ 

९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 


३६ 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . सदर 
खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून 
घ्यावयाची आहे . 


११. वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१ ९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 


१२ . 
नमूद करावा . 


१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र - ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा . 


पुणे , 

दिनांक ११ मार्च २०२२ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था 
( पतसंस्था ) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 
आदेश 

क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / का.क .१५६ / सहयोग को / २०२२ / ७ ९ ६ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे ; 
सहयोग को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री 
करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या 
कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 


अ . क्र . 


( १ ) 

१ 


२ 


अटी 


· 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 
( २ ) 


२ . 

असतील . 


कु . वर्षा नारायण राव 

श्री . प्रविण नरसिंग चव्हाण 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( ३ ) 


शाखा व्यवस्थापक 


शाखा व्यवस्थापक 


शक्तीची व्याप्ती 


( ४ ) 

वसुली व विक्री अधिकारी 

वसुली व विक्री अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


३७ 


( ५ ) 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 
काढून घेण्यात येतील . 

सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच 


३ . 

वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 
व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी . 


४ . 

अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६ . 

शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण - १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१ ९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी . 


66 

७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि / किंवा " सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह . 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम , १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 


66 

८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ सहयोग को- ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई ” असा फलक 
लावता येऊ शकेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ 

९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 


३८ 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . सदर 
खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून 
घ्यावयाची आहे . 


११. वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१ ९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 


१२ . 
नमूद करावा . 


१३ . 

संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र -४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा . 


पुणे , 

दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२२ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था 
( पतसंस्था ) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


आदेश 

क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / का.क .१५६ / ओम साईराम को / २०२२ / ६३ ९ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे ; 
ओम साईराम को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली 
करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) अन्वये व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त 
करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक 
३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 


अ . क्र . 


( १ ) 

१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ ३ ९ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 


अटी 


· 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 
( २ ) 


श्री . प्रकाश जिवबा शिंदे 

सौ . गोल्डी प्रदीब दुबे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( ३ ) 


वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 


शक्तीची व्याप्ती 


( ४ ) 

वसुली व विक्री अधिकारी 

वसुली व विक्री अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


( ५ ) 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 
काढून घेण्यात येतील . 


२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच 
असतील . 


३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 
व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी . 


४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण - १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१ ९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी . 

66 

66 

99 

७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि / किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ' 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह . 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम , १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 


66 

८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ ओम साईराम को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई ” असा 
फलक लावता येऊ शकेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ 

९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 


४० 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . सदर 
खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून 
घ्यावयाची आहे . 


११. वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१ ९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 


१२ . 
नमूद करावा . 


१३ . 

संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र -४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा . 


पुणे , 

दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२२ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था 
( पतसंस्था ) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


आदेश 

क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / का.क .१५६ / शिवराज सहसह / २०२२/६४० . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे ; 
शिवराज सहकारी पतसंस्था मर्या . , मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) अन्वये व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून 
रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता 
प्रदान करीत आहे . 


अ . क्र . 


( १ ) 

१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ ४१ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 


अटी 


· 


▬▬▬▬▬▬ 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 
( २ ) 

श्री . संतोष आनंदराव पाटील 

श्री . रामचंद्र आनंद येळवे 


२ . 

असतील . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( ३ ) 


वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 


शक्तीची व्याप्ती 


( ४ ) 

वसुली व विक्री अधिकारी 

वसुली व विक्री अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


( ५ ) 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 
काढून घेण्यात येतील . 

सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच 


३ . 

वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 
व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी . 


४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१ ९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी . 

" " 

७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि / किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह . 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम , १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 


66 

८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ शिवराज सहकारी पतसंस्था मर्या . , मुंबई ” असा फलक 
लावता येऊ शकेल . 

भाग एक ( को.वि.पु. ) – ६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ 

९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 

करावी . 


४२ 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . सदर 
खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून 
घ्यावयाची आहे . 


११. वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१ ९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 


१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
नमूद करावा . 


१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र -४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा . 


पुणे , 

दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२२ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था 
( पतसंस्था ) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


आदेश 

क्रमांक पतसंस्था / स . आ -५ / का.क .१५६ / शिवराज सहसह / २०२२ / ६४०- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे ; 
शिवराज सहकारी पतसंस्था मर्या . , मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून 
रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरिता 
प्रदान करीत आहे . 


अ . क्र . 


( १ ) 

१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ ४३ 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 


अटी 


. 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 
( २ ) 

श्री . विशाल तुकाराम येळवे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( ३ ) 

वसुली अधिकारी 


शक्तीची व्याप्ती 


( ४ ) 

वसुली व विक्री अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


( ५ ) 
संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 
काढून घेण्यात येतील . 


२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच 
असतील . 


३ . 

वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 
व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी . 


४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६ . 

शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण . १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१ ९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी . 


66 

" " 

66 

9 

७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि / किंवा “ सिव्हील कोर्ट “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह . 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम , १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 


८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ शिवराज सहकारी पतसंस्था मर्या . , मुंबई ” असा फलक 
लावता येऊ शकेल . 

भाग एक ( को . वि . पु . ) – ६ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ 

९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामिनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 


४४ 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हुकुमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . सदर 
खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून 
घ्यावयाची आहे . 


११. वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१ ९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 


१२ . 
नमूद करावा . 


१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र - ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा . 


पुणे , 

दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२२ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 
( पतसंस्था ) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 
आदेश 


क्रमांक पतसंस्था / स.आ -५ / का.क .१५६ / मोरणा वारणा सह / २०२२/१०८४ - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१५६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे ; मोरणा वारणा सहकारी पतसंस्था मर्या . , मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली 
करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून 
व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च 
२०२३ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 


अ . क्र . 


( १ ) 

१ 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 
( २ ) 


श्री . शंकर राजराम मानकर 


२ . 

असतील . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( ३ ) 

कनिष्ठ लिपीक 


शक्तीची व्याप्ती 


( ४ ) 

वसुली व विक्री अधिकारी 


४५ 


कार्यक्षेत्र 


( ५ ) 
संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


अटी 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 
काढून घेण्यात येतील . 

सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच 


6 
. 

अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


३ . 

वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 
व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी . 


५ . 

वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६ . 

शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१ ९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी . 


66 

66 

७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि / किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह . 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम , १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 


८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ मोरणा वारणा सहकारी पतसंस्था मर्या . , मुंबई ” असा फलक 
लावता येऊ शकेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ 

९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 

करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 

करावी . 


४६ 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . सदर 
खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून 
घ्यावयाची आहे . 


११ . 

वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१ ९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 


१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणापत्र यांमध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
नमूद करावा . 


१३ . संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र -४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा . 


पुणे , 

दिनांक १२ एप्रिल २०२२ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था 
( पतसंस्था ) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


— 

क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / का.क .१५६ / मोरणा वारणा सह / २०२२/१०८४ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
• 
१५६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे ; मोरणा वारणा सहकारी पतसंस्था मर्या . , मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली 
करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) अन्वये व नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त 
करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक 
३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 


अ . क्र . 


( १ ) 

१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ 
४७ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 
आदेश 


अटी 


· 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 
( २ ) 


२ . 

असतील . 


श्री . एकनाथ रामराव कदम 

श्री . मारूती श्रीपती पन्हाळकर 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( ३ ) 

व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


शक्तीची व्याप्ती 


( ४ ) 

वसुली व विक्री अधिकारी 

वसुली व विक्री अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


( ५ ) 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 
काढून घेण्यात येतील . 

सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच 


३ . 

वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 
व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी . 


४ . 

अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६ . 

शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण - १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१ ९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी . 


66 

७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि / किंवा " सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह . 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम , १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 


66 

८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ मोरणा वारणा सहकारी पतसंस्था मर्या . , मुंबई ” असा फलक 
लावता येऊ शकेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ 

९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 


४८ 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . सदर 
खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून 
घ्यावयाची आहे . 


११. वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१ ९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणापत्र यांमध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 


१२ . 
नमूद करावा . 


१३ . संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र - ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा . 


पुणे , 

दिनांक १२ एप्रिल २०२२ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था 
( पतसंस्था ) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ 

| 

सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 
आदेश 

क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / का.क .१५६ / कांचनगौरी ना . सह / २०२२/१०७७ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१५६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे ; कांचनगौरी महिला सहकारी पतपेढी मर्या . , डोंबिवली या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली 
करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) अन्वये व नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त 
करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक 
३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 


अ . क्र . 


( १ ) 

१ 


२ 


अटी 


· 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 
( २ ) 


श्री . सुभाष पांडुरंग कांबळे 

श्री . प्रतिक तुकाराम नागवेकर 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( ३ ) 


वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 


शक्तीची व्याप्ती 


( ४ ) 

वसुली व विक्री अधिकारी 

वसुली व विक्री अधिकारी 


कार्यक्षेत्र जिल्हे 


( ५ ) 
संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 
काढून घेण्यात येतील . 


४ ९ 


२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच 
असतील . 


३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 
व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी . 


४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६ . 

शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१ ९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी . 


" 9 


७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि / किंवा “ सिव्हील कोर्ट एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह . 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम , १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 


9 


66 


" 9 


66 

८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ कांचनगौरी महिला सहकारी पतपेढी मर्या . , डोंबिवली ” असा 
फलक लावता येऊ शकेल . 

भाग एक ( को.वि.पु. ) – ७ 


५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ 

| 


९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . सदर 
खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून 
घ्यावयाची आहे . 

व 


११. वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१ ९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 


१२ . 

नमूद करावा . 


१३ . 

संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र -४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा . 


पुणे , 

दिनांक १२ एप्रिल २०२२ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था 
( पतसंस्था ) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


आदेश 

— 

क्रमांक पतसंस्था / स . आ -५ / का.क. १५६ / नवसंदेश सह / २०२२/१०७६ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे ; 
ज्ञानेश्वर माऊली सहकारी पतपेढी मर्या . , मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री 
करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या 
कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ ५१ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 


अ . क्र . 


( १ ) 

१ 


अटी 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 
( २ ) 


श्री . संतोष बापू तोत्रे 


२ . 

असतील . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 

वसुली अधिकारी 


शक्तीची व्याप्ती 


( ४ ) 

वसुली व विक्री अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


( ५ ) 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


१ . 

वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 
काढून घेण्यात येतील . 

सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच 


6 
. 

अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


३ . 

वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 
व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी . 


५ . 

वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६ . 

शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१ ९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी . 


66 

66 

७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि / किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 

या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह . 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम , १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 


८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ ज्ञानेश्वर माऊली सहकारी पतपेढी मर्या . , मुंबई ” असा फलक 
लावता येऊ शकेल . 

भाग एक ( को . वि . पु . ) – ७ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ 

९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
व 

करावी . 


५२ 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . सदर 
खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून 
घ्यावयाची आहे . 


११. वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१ ९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 


१२ . 

नमूद करावा . 


१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र -४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा . 


पुणे , 

दिनांक १२ एप्रिल २०२२ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था 
( पतसंस्था ) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ ५३ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 

आदेश 

- 

क्रमांक पतसंस्था / स.आ -५ / का.क .१५६ / श्रद्धा को / २०२२/१०७४ - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे ; 
श्रद्धा को- ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) अन्वये व नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची 
विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या 
कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 


अ . क्र . 


( १ ) 

१ 


— 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 
( २ ) 


सौ . शोभा संदीप तौर 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( ३ ) 

संचालिका 


३ . 


शक्तीची व्याप्ती 


( ४ ) 

वसुली व विक्री अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


अटी 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 
काढून घेण्यात येतील . 


( ५ ) 
संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच 
असतील . 


वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 
व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी . 


४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६ . 

शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१ ९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी . 


66 

66 

" " 

७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि / किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह . 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम , १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


66 

८ . 

वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ श्रद्धा को- ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई ” असा फलक 
लावता येऊ शकेल . 


५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ 

| 


९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
व 

करावी . 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . सदर 
खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून 
घ्यावयाची आहे . 


११. वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१ ९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 


१२ . 
नमूद करावा . 


१३ . संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र -४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा . 


पुणे , 

दिनांक १२ एप्रिल २०२२ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था 
( पतसंस्था ) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ -१५ , शके १ ९ ४४ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 
आदेश 

क्रमांक पतसंस्था / स.आ -५ / का.क .१५६ / दि वांगव्हॅली को / २०२२ / १०७५ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे ; 
दि वांगव्हॅली को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली 
करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून 
व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च 
२०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 


अ . क्र . 


( १ ) 

१ 


श्री . राजाराम भाऊ डाकवे 

श्री . धनाजी किसन बावडेकर 

श्री . तानाजी रामचंद्र घराळ 

४ श्री . अशोक किसन डाकवे 


२ 


m 


अटी 


· 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 
( २ ) 


२ . 

असतील . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( ३ ) 

मुख्य लेखापाल 

शाखाधिकारी 

शाखाधिकारी 

शाखाधिकारी 


शक्तीची व्याप्ती 


( ४ ) 

वसुली व विक्री अधिकारी 

वसुली व विक्री अधिकारी 

वसुली व विक्री अधिकारी 

वसुली व विक्री अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


५५ 


( ५ ) 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 
काढून घेण्यात येतील . 

सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच 


३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 
व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी . 


४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१ ९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी . 

66 

66 

७ . 

वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि / किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह . 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम , १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ 

66 

८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ दि वांगव्हॅली को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई ” असा 
फलक लावता येऊ शकेल . 


५६ 


९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . सदर 
खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून 
घ्यावयाची आहे . 


११. वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१ ९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 


१२ . 
नमूद करावा . 


१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र - ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा . 


पुणे , 

दिनांक १२ एप्रिल २०२२ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था 
( पतसंस्था ) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ -१५ , शके १ ९ ४४ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 
आदेश 

क्रमांक पतसंस्था / स.आ -५ / का.क .१५६ / एकलव्य युनिव्हर्सल सह / २०२२ / ११३१. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१५६ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे ; एकलव्य युनिव्हर्सल सहकारी पतसंस्था मर्या . , मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली 
करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) अन्वये व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त 
करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ 
मार्च २०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 


अ . क्र . 


( १ ) 

१ 


अटी 


. 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 
( २ ) 

श्रीमती कल्पना अरविंद काजरेकर 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( ३ ) 

संचालिका 


शक्तीची व्याप्ती 


( ४ ) 

वसुली व विक्री अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


५७ 


( ५ ) 
संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


१ . 

वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 
काढून घेण्यात येतील . 


२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच 
असतील . 


३ . 

वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 
व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी . 


४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६ . 

शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१ ९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी . 


66 

" " 

66 

9 

७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि / किंवा “ सिव्हील कोर्ट “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह . 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम , १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 


66 

८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ एकलव्य युनिव्हर्सल सहकारी पतसंस्था मर्या . , मुंबई ” असा 
फलक लावता येऊ शकेल . 

भाग एक ( को.वि.पु. ) – ८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ 

९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 


५८ 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . सदर 
खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून 
घ्यावयाची आहे . 


११. वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१ ९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 


१२ . 
नमूद करावा . 


१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र - ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा . 


पुणे , 

दिनांक २० एप्रिल २०२२ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 

अपर निबंधक , सहकारी संस्था ( पतसंस्था ) , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


आदेश 

क्रमांक पतसंस्था / स . आ -५ / का.क .१५६ / श्री साईसिद्धी ना . सह / २०२२ / १०८ ९ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे ; श्री साईसिद्धी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या . , ठाणे या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली 
करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून 
व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च 
२०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 


अ . क्र . 


( १ ) 

१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ ५ ९ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 


अटी . 


▬▬▬▬▬ 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 
( २ ) 


श्रीम . प्रतिभा म . सातपुते 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( ३ ) 

व्यवस्थापक 


शक्तीची व्याप्ती 


( ४ ) 

वसुली व विक्री अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


( ५ ) 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


१ . 

वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 
काढून घेण्यात येतील . 


२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच 
असतील . 


३ . 

वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 
व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी . 


४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६ . 

शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१ ९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी . 


66 

" " 66 
9 

७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि / किंवा “ सिव्हील कोर्ट “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह . 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम , १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 


८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ श्री साईसिद्धी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या . , ठाणे ” असा 
फलक लावता येऊ शकेल . 

भाग एक ( को.वि.पु. ) – ८ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ 

९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
व 

करावी . 


६० 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . सदर 
खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून 
घ्यावयाची आहे . 


११. वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१ ९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 


१२ . 

नमूद करावा . 


१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र -४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा . 


पुणे , 

दिनांक १२ एप्रिल २०२२ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था 
( पतसंस्था ) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


आदेश 

क्रमांक पतसंस्था / स.आ -५ / का.क .१५६ / अभयलक्ष्मी को / २०२२ / १० ९ ४ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे ; 
अभयलक्ष्मी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली 
करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून 
व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च 
२०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 


अ . क्र . 


( १ ) 

१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ ६१ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 


२ 


अटी 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 
( २ ) 

श्री . कृष्णा शिवराम खंडागळे 

श्री . अजित वामन निकम 


२ . 

असतील . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( ३ ) 


महाव्यवस्थापक 


शाखा व्यवस्थापक 


शक्तीची व्याप्ती 


( ४ ) 

वसुली व विक्री अधिकारी 

वसुली व विक्री अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


( ५ ) 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


१ . 

वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 
काढून घेण्यात येतील . 

सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच 


३ . 

वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 
व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी . 


४ . 

अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६ . 

शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१ ९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी . 


66 

७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि / किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह . 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम , १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 

66 


" " 


66 

८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ अभयलक्ष्मी को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई ” असा 
फलक लावता येऊ शकेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ 

९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 


६२ 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . सदर 
खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून 
घ्यावयाची आहे . 


११. वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१ ९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 


१२ . 

नमूद करावा . 


१३ . 

संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र - ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा . 


पुणे , 

दिनांक १२ एप्रिल २०२२ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था 
( पतसंस्था ) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


आदेश 

क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / का.क .१५६ / शिवज्योती सह / २०२२ / १० ९ ६ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे ; 
शिवज्योती सहकारी पतपेढी मर्या . , मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) अन्वये व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून 
रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता 
प्रदान करीत आहे . 


अ . क्र . 


( १ ) 

१ 


२ 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ ६३ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 


अटी 


. 


- 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 
( २ ) 


२ . 

असतील . 


श्री . विजय मुरलीधर पवार 

श्री . रतन सिताराम गाढवे 

श्री . गणेश आनंदराव दानवले 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( ३ ) 

उप व्यवस्थापक 

वरिष्ठ अधिकारी 

वरिष्ठ अधिकारी 


शक्तीची व्याप्ती 


( ४ ) 

वसुली व विक्री अधिकारी 

वसुली व विक्री अधिकारी 

वसुली व विक्री अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


( ५ ) 
संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 
काढून घेण्यात येतील . 

सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच 


३ . 

वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 
व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी . 


४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१ ९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी . 


66 

" 

७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि / किंवा " सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह . 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम , १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ 

८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ शिवज्योती सहकारी पतपेढी मर्या . , मुंबई ” असा फलक 
लावता येऊ शकेल . 


६४ 


९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . सदर 
खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून 
घ्यावयाची आहे . 


११. वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१ ९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 


१२ . 

नमूद करावा . 


१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र - ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा . 


पुणे , 

दिनांक १२ एप्रिल २०२२ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था 
( पतसंस्था ) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


आदेश 

क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / का.क .१५६ / शिवज्योती सह / २०२२ / १० ९ ६ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे ; 
शिवज्योती सहकारी पतपेढी मर्या . , मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) अन्वये व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून 
रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरिता 
प्रदान करीत आहे . 


अ . क्र . 


( १ ) 

१ 


२ 


३ 


५ 


६ 


७ 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ ६५ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 


अटी 


. 


- 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 
( २ ) 


२ . 

असतील . 


श्री . विजय मुरलीधर पवार 

श्री . धनाजी बाबुराव मदने 

श्री . विक्रम दिनकर गाढवे 

श्री . संदिप धर्माजी गाढवे 

श्री . निलेश दिलीप गाढवे 

श्री . अनिल भाऊसाहेब इंगळे 

श्री . राजेंद्र श्रीरंग शिर्के 

श्री . प्रकाश जालिंदर गलांडे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( ३ ) 

सरव्यवस्थापक 


वरिष्ठ अधिकारी 

शाखाधिकारी 

शाखाधिकारी 
शाखाधिकारी 

शाखाधिकारी 

शाखाधिकारी 

शाखाधिकारी 


शक्तीची व्याप्ती 


( ४ ) 

वसुली व विक्री अधिकारी 

वसुली व विक्री अधिकारी 

वसुली व विक्री अधिकारी 

वसुली व विक्री अधिकारी 

वसुली व विक्री अधिकारी 

वसुली व विक्री अधिकारी 

वसुली व विक्री अधिकारी 

वसुली व विक्री अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


( ५ ) 
संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 
काढून घेण्यात येतील . 

सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच 


४ 
. 

अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 
व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी . 


५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 
भाग एक ( को.वि.पु. ) – ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ 

६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१ ९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी . 


६६ 


66 

७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि / किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 


66 

या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह . 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम , १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 


" " 


८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा - या वाहनावर " शिवज्योती सहकारी पतपेढी मर्या . , मुंबई ” असा फलक 
लावता येऊ शकेल . 


९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . सदर 
खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून 
घ्यावयाची आहे . 


११. वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१ ९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 


१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
नमूद करावा . 


१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र - ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा . 


पुणे , 

दिनांक १२ एप्रिल २०२२ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था 
( पतसंस्था ) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 
आदेश 

क्रमांक पतसंस्था / स . आ -५ / का.क .१५६ / जय भोलेनाथ को / २०२२ / १० ९ १ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ 
( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे ; जय भोलेनाथ को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली 
करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व 
तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च 
२०२५ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 


अ . क्र . 


( १ ) 

१ 


अटी 


- 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 
( २ ) 

श्री . दीपक कुमार भरतराज सिंह 


२ . 

असतील . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( ३ ) 

वसुली अधिकारी 


शक्तीची व्याप्ती 


( ४ ) 

वसुली व विक्री अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


६७ 


( ५ ) 
संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 
काढून घेण्यात येतील . 

सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच 


३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 
व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी . 


४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६ . 

शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१ ९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी . 


66 

66 

66 

७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि / किंवा " सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ " वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह . 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम , १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 


८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ जय भोलेनाथ को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई " असा 
फलक लावता येऊ शकेल . 

भाग एक ( को.वि.पु. ) – ९अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ 

९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 

करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 

करावी . 


६८ 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . सदर 
खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून 
घ्यावयाची आहे . 


११ . 

वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१ ९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 


१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
नमूद करावा . 


१३ . संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र -४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा . 


पुणे , 

दिनांक १२ एप्रिल २०२२ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था 
( पतसंस्था ) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


आदेश 

क्रमांक पतसंस्था / स.आ -५ / का.क .१५६ / भैरवनाथ को / २०२२ / १०८८. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे ; 
भैरवनाथ को - ऑप क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) अन्वये व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची 
विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या 
कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 


अ . क्र . 


( १ ) 

१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ ६ ९ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 


अटी 


. 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 

श्री . संजय राजाराम घराळ 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( ३ ) 

व्यवस्थापक 


शक्तीची व्याप्ती 


( ४ ) 

वसुली व विक्री अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


( ५ ) 
संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 
काढून घेण्यात येतील . 


२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच 
असतील . 


३ . 

वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 
व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी . 


४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६ . 

शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१ ९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी . 


66 

" " 

66 

9 

७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि / किंवा “ सिव्हील कोर्ट “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह . 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम , १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 


८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ भैरवनाथ को- ऑप क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई ” असा 
फलक लावता येऊ शकेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ 

९ . 

वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 


७० 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . सदर 
खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून 
घ्यावयाची आहे . 


११. वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१ ९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 

वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 


१२ . 
नमूद करावा . 


१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र - ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा . 


पुणे , 

दिनांक १२ एप्रिल २०२२ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था 
( पतसंस्था ) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ ७१ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 

आदेश 

क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / का.क .१५६ / हिंदुस्थान को / २०२२ / १० ९ ३ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे ; 
हिंदुस्थान को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री 
करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या 
कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 


अ . क्र . 


( १ ) 

१ 


२ 


३ 


४ 


अटी 


. 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 
( २ ) 

सौ . मनिषा तानाजी गायकुडे 

श्री . विमल धनाजी मदने 

श्री . प्रल्हाद महादेव रावले 

सौ . संगीता दिनकर उदुगडे 


२ . 

असतील . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( ३ ) 


शाखा व्यवस्थापक 


शाखा व्यवस्थापक 


शाखा व्यवस्थापक 


शाखा व्यवस्थापक 


शक्तीची व्याप्ती 


( ४ ) 
वसुली व विक्री अधिकारी 

वसुली व विक्री अधिकारी 

वसुली व विक्री अधिकारी 

वसुली व विक्री अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


( ५ ) 
संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 

संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 
काढून घेण्यात येतील . 

सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच 


३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 
व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी . 


४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६ . 

शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१ ९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी . 


99 

७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि / किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह . 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम , १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 

66 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ 

८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा - या वाहनावर “ हिंदुस्थान को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि . , मुंबई ” असा 
फलक लावता येऊ शकेल . 


७२ 


९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . सदर 
खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून 
घ्यावयाची आहे . 


११. वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१ ९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 


१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
नमूद करावा . 


१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र - ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा . 


पुणे , 

दिनांक १२ एप्रिल २०२२ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था 
( पतसंस्था ) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ ७३ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 


आदेश 

क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / का.क .१५६ / श्री हरेश्वर सह / २०२२ / १० ९ २ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे ; 
श्री हरेश्वर सहकारी पतपेढी मर्या . , मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा 
वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२५ या कालावधीकरिता 
प्रदान करीत आहे . 


अ . क्र . 


( १ ) 

१ 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 
( २ ) 


२ . 

असतील . 


श्री . सोपान रंगनाथ जाधव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( ३ ) 

सहव्यवस्थापक 


शक्तीची व्याप्ती 


( ४ ) 

वसुली व विक्री अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


( ५ ) 
संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


अटी 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 
काढून घेण्यात येतील . 

सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच 


४ 
. 

अधिकार प्रदान केलेल्या बसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 
व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी . 


५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१ ९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी . 


66 

७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि / किंवा " सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह . 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम , १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


66 

८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ श्री हरेश्वर सहकारी पतपेढी मर्या . , मुंबई ” असा फलक 
लावता येऊ शकेल . 

भाग एक ( को.वि.पु. ) – १० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ 

९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 


७४ 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . सदर 
खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून 
घ्यावयाची आहे . 


११. वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१ ९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 


१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
नमूद करावा . 


१३ . 

संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र - ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा . 


पुणे , 

दिनांक १२ एप्रिल २०२२ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था 
( पतसंस्था ) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 
आदेश 

क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / का.क .१५६ / शिवसह्याद्री सह / २०२२ / ९ ८० – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ . पी . एल . खंडागळे , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे ; 
शिवसह्याद्री सहकारी पतपेढी मर्या . , मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) अन्वये व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून 
रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ या कालावधीकरिता 
प्रदान करीत आहे . 


अ . क्र . 


( १ ) 

१ 


अटी 


- 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 
( २ ) 


२ . 

असतील . 


श्री . शंकर श्रीपती शेलार 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( ३ ) 

व्यवस्थापक 


शक्तीची व्याप्ती 


( ४ ) 

वसुली व विक्री अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


( ५ ) 
संस्थेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


७५ 


१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व त्याखालील नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व या कार्यालयाकडील परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 
काढून घेण्यात येतील . 

सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त संस्थेच्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिताच 


३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात प्रपत्र १ , २ , ३ व ५ प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा 
उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 
व त्याची प्रत या कार्यालयास सादर करावी . 


४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६ . 

शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण -१५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . या कार्यालयाकडील दिनांक ६ जून २०१ ९ च्या परिपत्रकाप्रमाणे कार्यवाही करावी . 


66 

८८ 

वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि / किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” , “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” 

या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह . 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम , १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 


66 

८. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ शिवसह्याद्री सहकारी पतपेढी मर्या . , मुंबई ” असा फलक 
लावता येऊ शकेल . 

भाग एक ( को.वि.पु. ) – १० अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ 

९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
व 

करावी . 


७६ 


१०. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व दिनांक ६ एप्रिल २०१८ रोजीचे मा . सहकार 
आयुक्त व निबंधक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या हूकूमनाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाच्या 
( Cost of Process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही . सदर 
खर्चाची आकारणी व विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरिक्षकांकडून करून 
घ्यावयाची आहे . 


११. वसुली अधिकाऱ्याने या कार्यालयाच्या दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ व दिनांक ११ जुलै २०१ ९ च्या परिपत्रकातील सूचनांची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणेची आहे . सदर परिपत्रकातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास वसुलीचे अधिकार काढून घेण्यात येऊन भविष्यकाळात 
असे अधिकार प्रदान केले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी . 


१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणापत्र यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
नमूद करावा . 


१३. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र - ४ मध्ये वसुली अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा दर सहा 
महिन्यांनी या कार्यालयास सादर करावा . 


पुणे , 

दिनांक ५ एप्रिल २०२२ . 


डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
अपर निबंधक , सहकारी संस्था 
( पतसंस्था ) , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ 
७७ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 


आदेश 

/ 

क्रमांक ना.बँका / १ - सआ / नवी मुंबई को- ऑप . बँक लि . / का.क .१५६ / २०२२ / १२५. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे या आदेशान्वये नवी मुंबई को- ऑप . बँक लि . , या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम 
१०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या 
दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२३ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


अ . क्र . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 
( २ ) 


( १ ) 

१ श्री . विलास धोंडिबा दळवी 


२ श्री . दिपक जयवंत संकपाळ 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( ३ ) 

कर्ज वसुली व्यवस्थापक 


कनिष्ठ अधिकारी 


शक्तीची व्याप्ती 


( ४ ) 

वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


कार्यक्षेत्र जिल्हे 


( ५ ) 
नवी मुंबई , पालघर , 
रायगड , ठाणे , मुंबई . 


नवी मुंबई , पालघर , 
रायगड , ठाणे , मुंबई . 


अटी 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न 
केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
३. वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमून्यात 
कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे यांना सादर करावी . 


४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४ / प्र . क्र . २३१ / १५ स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 


29 

66 

७. वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि / किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे . 


66 

८ . 

वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , नवी मुंबई को - ऑपरेटिव्ह बँक लि . ” असा 
फलक लावता येईल . 


९ . वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ 

१० . 

वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानूसार वसुलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 
नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 


७८ 


११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 

घ्यावा . 


१२. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 


करावा . 


पुणे , 

दिनांक २० एप्रिल २०२२ . 


शैलेश कोतमिरे , 
अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 

सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , 


पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ -१५ , शके १ ९ ४४ ७ ९ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 

आदेश 

क्रमांक ना.बँका / १ - सआ / डोंबिवली नागरी सहकारी बँक लि . / का.क. १५६ / २०२२ / ८ ९ ५ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे या आदेशान्वये डोंबिवली नागरी सहकारी बँक लि . , ( मल्टीस्टेट बँक ) , जि . ठाणे या बहुराज्यीय सहकारी बँकेच्या प्रस्ताव दिनांक १७ 
मार्च २०२२ अनुसार उक्त बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्याच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी , सदर बँकेने बहुराज्यीय सहकारी बँकेत 
रूपांतरीत होणेपूर्वी वितरीत केलेल्या कर्जाची वसुली करणेसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये 
प्राप्त केलेल्या वसुली दाखल्यांची महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चा नियम १०७ अनुसार वसुली अधिकाऱ्यामार्फत अंमलबजावणी 
करणेसाठी , कसूरदाराची मालमत्ता जप्त करून तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधीन राहून दिनांक 
३१ मार्च २०२३ पर्यंत प्रदान करीत आहे 


अ . क्र . 


( १ ) 

१ श्री . सुरेश किसन साठे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नाव 
( २ ) 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( ३ ) 


३ . 


सहायक व्यवस्थापक 


शक्तीची व्याप्ती 


( ४ ) 
वसुली अधिकारी 


कार्यक्षेत्र जिल्हे 


अटी : 

१. वसुली अधिकारी यांना सदरचे अधिकार मा . चिफ मेट्रोपसोलोटियन मॅजिस्ट्रेट , मुंबई यांचेकडील प्रकरण क्रमांक ६१ / एसए / २०१८ 
मधील आदेश दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१ ९ व प्रकरण क्रमांक २४ ९ / एसअ / २०१८ मधील आदेश क्रमांक ११ मार्च २०१ ९ नुसार संबंधित कर्ज 
प्रकरणाच्या वसुली पुरतेच वापरता येतील अन्यथा इतर प्रकारे सदर अधिकारांचा वापर करता येणार नाही . 


७ 
. 


( ५ ) 

मे . अश्विन क्रेन अॅण्ड 
इक्विपमेंट प्रा . लि . , मुंबई 
व मे . हिको शिपिंग 
इन्स्यूलेशन प्रा . लि . यांचे 
कर्ज प्रकरणापुरते मर्यादित . 


२. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न 
केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

४ . 

वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमून्यात 
कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , ठाणे यांना सादर करावी . 


५ . 

वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 
काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


६ . 

मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १ ९ ४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
व नियम , १ ९ ६१ प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 


वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


८. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४ / प्र . क्र . २३१ / १५ स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 


66 

22 . 

66 

66 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ -१५ , शके १ ९ ४४ 
९ . वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि / किंवा " सिव्हील कोर्ट ” “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे . 


८० 


66 

१०. वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , डोंबिवली नागरी सहकारी बँक लि . 
( मल्टीस्टेट शेड्यूल्ड बँक ) " असा फलक लावता येईल . 


११. वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 


१२. वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानूसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 
नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 
रक्कम वसूल करता येणार नाही . 


१३. या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 

घ्यावा . 


१४. वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
नमूद करावा . 


पुणे , 

दिनांक १३ एप्रिल २०२२ . 


शैलेश कोतमिरे , 

अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ 

नगरविकास विभाग 

४ था मजला , मुख्य इमारत , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २३ जून , २०२२ 

सूचना 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ . 

66 

क्रमांक टिपीएस -१७२२ / २५ / प्र.क्र .६ / २२ / नवि- १२. – ज्याअर्थी , शासनाने नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्र . टिपीएस -१४ ९ ० / प्र.क्र .३६५ / 
९ ० / नवि- १२ , दिनांक ४ जुलै , १ ९९ २ ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) अन्वये रायगड प्रदेशाची प्रादेशिक 
योजना ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त प्रादेशिक योजना ” असा करण्यात आला आहे ) , महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम 
१५ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक १५ सप्टेंबर , १ ९९ २ पासून 
अंमलात आलेली आहे ; 

66 


आणि ज्याअर्थी , उक्त प्रादेशिक योजनेच्या मंजूर माणगांव परिसर विकास केंद्राच्या नकाशानुसार मौ . माणगांव , ता . माणगांव , जि . रायगड 
येथील स.नं .५७ ( नवीन गट नं . २५ ९ ) ही जमीन वन विभागात समाविष्ट आहेत . ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला 
आहे ) ; 


आणि ज्याअर्थी , दरम्यान शासनाने माणगांवसाठी नगरपंचायत स्थापन केली असून , त्याक्षेत्रासाठी विकास योजना तयार करण्याची कार्यवाही 
सुरू आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त जमिनीपैकी ग . नं . २५ ९ / २ या जमिनीचा एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली मधील विनियम ५.१.४ ( ii ) 
नुसार झोन दुरुस्ती ( Draftsman Error ) करणेबाबतचा प्रस्ताव मुख्याधिकारी , माणगांव नगरपंचायत यांनी सहायक संचालक , नगररचना , 
रायगड- अलिबाग शाखा यांचेकडे दि . २/१२/२०२१ च्या पत्रान्वये सादर केला आहे ; 


66 

आणि ज्याअर्थी , आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर उक्त 
जमीन वन विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणे उचित होईल , असे शासनाचे मत झाले आहे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख " प्रस्तावित 
फेरबदल ” असा करण्यात आला आहे ) ; 


८१ 


आणि त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट कलम ( ३ ) मधील तरतुदींनुसार शासन याद्वारे प्रस्तावित फेरबदलाच्या अनुषंगाने 
जनतेच्या हरकती / सूचना , ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून १ ( एक ) महिन्यात मागविण्याकरिता प्रसिद्ध करीत 
आहे . तसेच सदर प्रस्तावित फेरबदलाच्या अनुषंगाने हरकती आणि / किंवा सूचना सहसंचालक , नगररचना , कोकण विभाग , तिसरा मजला , मुख्य 
इमारत , रुम नं . ३०५ , कोकण भवन , नवी मुंबई ४०० ६०१ यांचेकडे दाखल कराव्यात . सहसंचालक , नगररचना , कोकण विभाग , नवी मुंबई यांना 
प्रस्तावित फेरबदलावर विहित मुदतीत प्राप्त होणाऱ्या हरकती आणि / किंवा सुचनांवर संबंधिताना सुनावणी देण्याकरिता आणि शासनास अहवाल 
सादर करण्याकरिता प्राधिकृत करण्यात येत आहे . उक्त विहित मुदतीत प्राप्त होणाऱ्या हरकती आणि / किंवा सुचना फक्त विचारात घेण्यात येतील . 


२. सदरची सूचना व प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा १ ( एक ) महिन्याच्या कालावधीसाठी खालील नमूद कार्यालयात 
कामकाजाचे दिवशी कार्यालयीन वेळेमध्ये सर्वसामान्य जनतेच्या अवलोकनार्थ उपलब्ध राहिल . 


( १ ) सहसंचालक , नगररचना , कोकण विभाग , कोकण भवन , बेलापूर , नवी मुंबई . 

( २ ) जिल्हाधिकारी , रायगड . 


( ३ ) सहायक संचालक , नगररचना , रायगड अलिबाग शाखा , जि . रायगड . 

( ४ ) मुख्याधिकारी , माणगांव नगरपंचायत , जि . रायगड . 

३. सदरची सूचना ही विभागाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध राहील . 


भाग एक ( को.वि.पु. ) – ११ 


- 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


पु . म . शिंदे , 
कार्यासन अधिकारी . 


८२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ -१५ , शके १ ९ ४४ 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

4th Floor , Main Building , Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 23rd June 2022 . 
NOTICE 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 

No. TPS - 1722 / 25 / C.R.6 / 22 / UD - 12.— Whereas , the Government has sanctioned the Regional 
Plan for the Raigad Region ( hereinafter referred to as " the said Regional Plan " ) vide Notification 
No. TPS - 1490 / CR - 365 / 90 / UD - 12 , dated the 4th July 1992 as per the provisions of section 15 of the 
Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter referred to as " the said Act " ) 
which has come into force with effect from 15th September 1992 ; 


And whereas , as per the Growth Centre of Mangaon Surrounding area of the said Regional 
Plan , land bearing S.No.59 ( New Gut no.259 ) of Village Mangaon , Tal Mangaon , Dist Raigad is 
included in Forest Zone ( hereinafter referred to as " the said land " ) ; 


And whereas , the Government has constituted a Nagarpanchayat for the area of Mangaon 
and the preparation of Development Plan is in process ; 


And whereas , out of the said land , Chief Officer , Mangaon Nagarpanchayat has submitted a 
proposal to the Assistant Director of Town Planning , Raigad - Alibaug Branch for the correction 
of the Draftsman's Error of Gut No.259 / 2 as per the Regulation No.5.1.4 ( ii ) of the Unified 
Development Control and Promotion Regulations , vide letter dated 2nd December 2021 ; 


And whereas , after making necessary enquiry and after consulting the Director of Town 
Planning , Maharashtra State , Pune , the Government feels it necessary that , the said land should 
be deleted from Forest Zone and should be included in Residential Zone ( hereinafter referred to 
as " the Proposed Modification ” ) ; 


Now therefore , in accordance with the provisions contained in sub - section ( 3 ) of section 20 
of the said Act , the Government hereby , publishes this notice for inviting suggestions and / or 
objections in respect of the Proposed Modification , from the general public within 1 ( one ) month 
from the date of publication of the notice in the Official Gazette . The suggestions and / or objections 
shall be addressed to the Joint Director of Town Planning , Konkan Division , 3rd floor , main 
building , Room No. 305 , Konkan Bhavan , Navi Mumbai 400601 , who is hereby authorised to hear 
the suggestions and / or objections which may be received within the aforesaid prescribed period 
and submit his report to the Government . The suggestions and / or objections received within the 
aforesaid stipulated period only shall be considered by the Government . 


2. The Notice and the plan showing proposed modification shall be kept for inspection of 
the general public during office hours on all working days at the following offices for the period 
of 1 ( one ) month : — 


( 1 ) The Joint Director of Town Planning , Konkan Division , Konkan Bhavan , Belapur , Navi 
Mumbai . 


( 2 ) The Collector , Raigad . 

( 3 ) The Assistant Director of Town Planning , Raigad - Alibaug Branch , Raigad . 

( 4 ) The Chief Officer , Mangaon Nagarpanchayat , Dist Raigad . 

3. This notice shall also be available on the Govt . web site www.maharashtra.gov.in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


P. M. SHINDE , 

Section Officer to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ 

नगरविकास विभाग 

४ था मजला , मुख्य इमारत , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २३ जून २०२२ . 

सूचना 

क्रमांक टिपीएस -१२२० / ७५० / प्र.क्र . ६५ ( iv ) / २२ / नवि- १२. – ज्याअर्थी , शासन नगरविकास विभागाने अधिसूचना क्र . टिपीएस -१२१२ / 
४४ ९ / प्र.क्र .१ ९ २ / १२ / नवि- १२ , दि . ६ जानेवारी २०१८ , अन्वये ठाणे - पालघर- रायगड प्रदेशाची प्रादेशिक योजना ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त 
प्रादेशिक योजना ” असा करण्यात आला आहे ) , महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम १५ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त 
अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) अन्वये मंजूर केली असून ती दिनांक ६ मार्च २०१८ पासून अंमलात आलेली आहे ; 


66 

" 

आणि ज्याअर्थी , भारत सरकारने आदेश क्रमांक CCEA / ३१ / २०१५ , दिनांक ९ डिसेंबर २०१५ अन्वये मुंबई - अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे 
प्रकल्पास मंजुरी दिली आहे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त प्रकल्प ” असा करण्यात आला आहे ) . तसेच , महाराष्ट्र शासन व गुजरात शासन 
यांच्यासमवेत भागीदारीने उक्त प्रकल्प राबविण्याकरिता नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशन लि . यांची नियुक्ती केली आहे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख 
“ उक्त विशेष नियोजन प्राधिकरण ” असा करण्यात आला आहे ) ; 


66 

आणि ज्याअर्थी , प्रमुख प्रकल्प व्यवस्थापक , नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशन लि . यांनी भारत सरकारने मंजुरी प्रदान केलेली मुंबई 
अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वेची प्रस्तावित आखणी पोहोच मार्ग व Influence Zone सह ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त रेल्वे मार्गिका ” असा 
करण्यात आला आहे ) संबंधित मंजूर प्रादेशिक योजनेमध्ये दर्शविण्याची विनंती दिनांक २७ फेब्रुवारी २०२० रोजीच्या पत्रान्वये शासनास केलेली आहे 
; 


८३ 


आणि ज्याअर्थी , उपरोक्त वस्तुस्थिती विचारात घेता , उक्त प्रादेशिक योजनेमध्ये प्रस्तावित उक्त रेल्वे मार्गिका पोहोच मार्ग व Influence 
Zone सह दर्शविणे उचित होईल , असे शासनाचे मत झाले आहे 
; 


आता त्याअर्थी , महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २० चे पोट - कलम ३ नुसार शासन या सूचनेसोबतच्या 
नकाशामध्ये दर्शविल्यानुसार , उक्त रेल्वे मार्गिका पोहोच मार्ग व Influence Zone सह उक्त प्रादेशिक योजनेमध्ये दर्शविण्याच्या अनुषंगाने 
प्रस्तावित फेरबदलासंदर्भात आम नागरिकांकडून सदरची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून १ ( एक ) महिन्याचे 
कालावधीत हरकती आणि / किंवा सूचना मागविण्यासाठी प्रसिद्ध करीत आहे व त्यासाठी शासनातर्फे सहसंचालक , नगररचना , कोकण विभाग , कोकण 
भवन , नवी मुंबई यांची अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येत असून विहित मुदतीत प्राप्त होणाऱ्या हरकती आणि / किंवा सूचनांवर संबंधितांना 
सुनावणी देऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी तसेच नियोजन प्राधिकरण यांचे म्हणणे विचारात घेऊन शासनास अहवाल सादर करण्यासाठी 
सहसंचालक , नगररचना , कोकण विभाग , नवी मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे . नागरिकांनी त्यांच्या हरकती आणि / किंवा सूचना असल्यास 
त्या सहसंचालक , नगररचना , कोकण विभाग , तिसरा मजला , मुख्य इमारत , रुम नं . ३०५ , कोकण भवन , नवी मुंबई यांचेकडे विहित मुदतीत दाखल 
कराव्यात . फक्त विहित मुदतीत प्राप्त हरकती आणि / किंवा सूचना शासनाकडून विचारात घेण्यात येतील 

; 


सदर सूचना त्यासोबतच्या नकाशासह खालील कार्यालयांमध्ये कार्यालयीन वेळेत व कामकाजाचे दिवशी एक महिन्याच्या कालावधीकरिता 
नागरिकांच्या अवलोकनार्थ उपलब्ध राहील . 


( १ ) जिल्हाधिकारी , पालघर . 

( २ ) सहसंचालक , नगररचना , कोकण विभाग , कोकण भवन , तिसरा मजला , कक्ष ३०५ , नवी मुंबई . 

( ३ ) सहायक संचालक , नगररचना , अलिबाग - रायगड शाखा , जि . रायगड . 

सदरची सूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in ( कायदे व नियम ) या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आली आहे . 


भाग एक ( को.वि.पु. ) – ११ अ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


पु . म . शिंदे , 
कार्यासन अधिकारी . 


८४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक –कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ 

| 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai 400032 , dated 23rd June 2022 . 
NOTICE 


No. TPS - 1220 / 750 / C.R. - 65 ( iv ) /22/UD-12.— Whereas , the Government in Urban Development 
Department vide its Notification No. TPS - 1212 / 449 / C.R. - 192 / 12 / UD - 12 , dated 6th January 2018 , 
issued under section 15 of the Maharashtra Regional And Town Planning Act , 1966 ( hereinafter 
referred to as " the said Act " ) has sanctioned the Regional Plan for Thane - Palghar - Raigad Region 
( hereinafter referred to as " the said Regional Plan " ) which has came into force with effect from 
6th March 2018 ; 


And whereas , the Government of India has approved proposed Mumbai - Ahmedabad High 
Speed Rail Project vide its order No. CCEA / 31 / 2015 , dated 9th December 2015 ( hereinafter referred . 
to as “ the said Project ” ) . And National High Speed Rail Corporation Limited ( NHSRCL ) was 
appointed with partnership of Government of Maharashtra and Government of Gujrat , to 
implement the said project ( hereinafter referred to as " the Special Planning Authority " ) ; 


And whereas , the Chief Project Manager , National High Speed Rail Corporation Limited 
has requested the Government to notify proposed Mumbai - Ahmedabad High Speed Rail Corridor 
along with Right of Way ( ROW ) ( hereinafter referred to as " the said Rail Corridor " ) in the 
respective sanctioned Development Plan and Regional Plan vide letter dated 27th February 2020 ; 


And whereas , the Government is of the opinion that , it is necessary to show the said Rail 
Corridor alignment along with Right of Way and Influence Zone in the said Regional Plan 
( hereinafter referred to as " the Proposed Modification " ) ; 


Now therefore , in accordance with the provisions contained in sub - section ( 3 ) of section 20 
of the said Act , the Government hereby publishes this notice for inviting objections / suggestions 
in respect of the proposed modification for showing the alignment of proposed Mumbai 
Ahmedabad High Speed Rail Corridor along with Right of Way and Influence Zone in said Regional 
Plan as shown in the part plan appended with this notice , from the general public within One 
month from the date of publication of this notice in the Official Gazette . The objections / suggestions 
if any shall be addressed to the Joint Director of Town Planning , Konkan Division , 3rd floor , 
Main Building , Room No. 305 , Konkan Bhavan , Navi Mumbai who is hereby appointed as an 
officer on behalf of Government for hearing the objections / suggestions received from the general 
public within the aforesaid stipulated period and also the say of the Planning Authority and to 
submit his report to the Government . The objections / suggestions received within the aforesaid 
stipulated period shall only be considered by the Government . 


The proposed modification as shown in the part plan appended to this notice shall be available 
for inspection by general public during working hours on all working days for the period of one 
month in the following offices : 

( 1 ) The Collector , Palghar , Dist . Palghar . 

( 2 ) Joint Director of Town Planning , Konkan Division , Konkan Bhavan , 3rd floor , Room No. 
305 , Belapur , Navi Mumbai . 


( 3 ) Assistant Director of Town Planning , Palghar Branch , Dist . Palghar . 

This notice is also made available on the Government Website www.maharashtra.gov.in 
( Acts and Rules ) . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra . 


P. M. SHINDE , 
Section Officer . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ -१५ , शके १ ९ ४४ 

नगरविकास विभाग 


४ था मजला , मुख्य इमारत , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २४ जून २०२२ . 

अधिसूचना 


८५ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ . 

क्रमांक टिपीएस -१२२१ / १०४१ / प्र.क्र .७१ / २१ / नवि- १२. – ज्याअर्थी , महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे ज्याचा 
उल्लेख “ उक्त अधिनियम " असा करण्यात आला आहे . ) च्या कलम ४० च्या उप - कलम ( १ ) मधील खंड ( ख ) द्वारा प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने दिनांक १० जानेवारी २०१३ रोजीची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस -१७१२ / ४७५ / प्र.क्र.९ ८ / १२ / नवि -१२ 
( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) अन्वये त्यात नमूद केल्याप्रमाणे नवी मुंबई विमानतळ प्रभाव अधिसूचित 
क्षेत्र ( नैना ) , ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचित क्षेत्र ” असा करण्यात आला आहे . ) साठी शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ 
( महाराष्ट्र ) मर्यादित ( महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीची व नियंत्रणाखालील कंपनी ) ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त महामंडळ ” असा करण्यात आला 
आहे . ) म्हणजे सिडकोची विशेष नियोजन प्राधिकरण ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त विशेष नियोजन प्राधिकरण " असा करण्यात आला आहे . ) 
म्हणून नेमणूक केली आहे ; 

66 . 

66 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचित क्षेत्राच्या २३ गावांची अंतरिम विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ च्या उप - कलम ( १ ) मधील 
तरतुदीनुसार शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस -१२१५ / २४५ / प्र.क्र . ३३२ / १६ / नवि- १२ , दिनांक २७ एप्रिल २०१७ अन्वये 
मंजूर झाली असून , ती दिनांक २७ मे २०१७ पासून अंमलात आली आहे ; 


66 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचित क्षेत्राच्या उर्वरित १५२ गावांची प्रारुप विकास योजना ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त विकास योजना ” असा 
करण्यात आला आहे . ) उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ च्या उप - कलम ( १ ) मधील तरतुदीनुसार भागशः शासन नगरविकास विभागाची अधिसूचना 
क्रमांक टिपीएस -१७१७ / २७५० / प्र.क्र.९ १ / १ ९ / नवि- १२ , दिनांक १६ सप्टेंबर २०१ ९ अन्वये मंजूर झाली असून , ती दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१ ९ पासून 
अंमलात आली आहे ; 


66 

आणि ज्याअर्थी , शासनाने उक्त विकास योजनेमधील सारभूत स्वरुपाच्या फेरबदलांवर ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त वगळलेला भाग ” असा 
करण्यात आला आहे . ) म्हणजेच ईपी- १ ते ईपी -३८ वर उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ च्या उप - कलम ( १ ) मधील तरतुदीनुसार शासन नगरविकास 
विभागाची सूचना क्रमांक टिपीएस -१७१७ / २७५० / प्र.क्र.९ १ / १ ९ / ईपी / नवि- १२ , दिनांक १६ सप्टेंबर २०१ ९ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त सूचना 
असा करण्यात आला आहे . ) अन्वये आम जनतेकडून सूचना / हरकती मागविण्यासाठी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे , जी दिनांक १८ सप्टेंबर २०१ ९ 
रोजीच्या शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाली आहे ; 


" 9 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ ( २ ) अंतर्गत उक्त वगळलेल्या भागाच्या सारभूत बदलांवर प्राप्त झालेल्या हरकती / 
सुचनांबाबत नागरीकांना सुनावणी देवून शासनास अहवाल सादर करण्यासाठी सहसंचालक , नगररचना , कोकण विभाग , नवी मुंबई यांची अधिकारी 
म्हणून नियुक्ती ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिकारी ” असा करण्यात आला आहे . ) उक्त सूचनेन्वये करण्यात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिकारी यांनी दिनांक १ ऑक्टोबर , २०२० च्या पत्रान्वये शासनास अहवाल सादर केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ च्या उप - कलम ( ३ ) नुसार शासनाने प्राप्त झालेल्या हरकती / सूचना आणि उक्त अधिकाऱ्यांचा 
अहवाल विचारात घेतला आहे . 


आता त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ च्या उप - कलम ( १ ) व त्याअनुषंगाने शासनास प्रदत्त असलेल्या इतर अधिकाराचा वापर 
करून व संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी सल्लामसलत केल्यानंतर शासन उक्त विकास योजनेच्या उक्त वगळलेल्या भागाच्या 
विकास योजनेपैकी ईपी -१२ , ईपी - २३ , ईपी - २६ , ईपी- २७ , ईपी- ३२ , ईपी -३३ व ईपी -३५ यासोबत जोडलेल्या फेरबदलाच्या अनुसूचीमध्ये नमूद 
केल्यानुसार मंजूर करीत आहे , जो नैना क्षेत्राच्या १५२ गावांच्या अंतिम विकास योजनेचा भाग असेल ; 


२ . 

सदर मंजूर सारभूत स्वरुपाचे बदल ईपी -१२ , ईपी - २३ , ईपी - २६ , ईपी -२७ , ईपी -३२ , ईपी -३३ व ईपी -३५ , शासन राजपत्रात प्रसिद्ध 
झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या कालावधीनंतर अमलात येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ 

३. सदरची अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी एक महिन्याच्या 
कालावधीकरिता उपलब्ध राहील : 


आहे . 


( १ ) व्यवस्थापकीय संचालक , सिडको , सिडको भवन , सीबीडी बेलापूर , नवी मुंबई . 

( २ ) सहसंचालक , नगररचना , कोकण विभाग , कोकण भवन , नवी मुंबई . 

( ३ ) सहायक संचालक , नगररचना , रायगड अलिबाग शाखा , जि . रायगड . 

सदर फेरबदलाची अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली 


४ . 


Sr. 

No. 


1 . 


2 . 


نما 


Excluded Modification Proposal as per Proposal of Draft Modification of substantial Modification 

Part No. No. 

published plan under section 26 of MR & TP Act , 1966 

Government 

nature as proposed by the sanctioned by the State Government under section 31 ( 1 ) of MR & TP Act , 1966 


EP - 12 


EP - 23 


परिशिष्ट 

शासन अधिसूचना क्रमांक टिपीएस -१२२१ / १०४१ / प्र.क्र .७१ / २१ / नवि -१२ , दिनांक २४/६/२०२२ सोबतचे सहपत्र 


3. EP - 26 


M - 22 


Development Plan as per submitted plan under section 30 of MR & TP Act , 1966 


Mixed Use Zone at The N3 Zone ( earlier 
village Bhingarwadi , Panvel . 


Modification under section 30 R2 ) & N4 Zone is proposed to be sanctioned . ( earlier R3 ) shown on S. No. 03 to be deleted and is to be 
included in Forest as 
shown on Plan 

( LDZ ) Village 
Mahodar . 


N7 ( LDZ ) Village N7 
Mahodar . 


Zone Industrial 


Industrial 

around 

villages around 

Turade , Waveghar , Turade , 

Parade , Gulsunde , 

Gulsunde , Parade , 


under 

section 

31 ( 1 ) of MR & TP Act , 1966 


Sanctioned 

proposed . 


as 


The 24.00 mt . wide road Sanctioned 
from village proposed . 

traversing 

Chindhran to Mahodar and shown upto MDR - 13 in village 
Mahodar is proposed to be extended upto 60.00mt . wide 
road 
as 
shown 
on 
plan 
. 

Urban Village Zone Boundary | Village Parade ( N4 ) is proposed to be shown deleted 

from 

around the villages Turade , NAINA notified 


as 


Zone 

villages 

Waveghar , 

Gulsunde , Waveghar , Parade , Gulsunde , area and included in 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ 


८७ 


4 . 


5 . 


EP - 27 


EP - 32 


Ladavali , Panvel . 


Tal . Ladavali , Tal . Panvel . | Ladavali , Tal . Panvel as shown the Notified Area on plan . 

for which MSRDC 

is 

a 


284 - P Reservation 284 - P Reservation on 

on land bearing S. land bearing S. No. No. 19 , 11/1 , 11/2 , 19 , 11/1 , 11/2 , 11/3 , 11/3 , 11/4 , 11/5 and 11/4 , 11/5 and 11/6 of 
11/6 of village village Chinchvan Chinchvan Tal . Tal . Panvel . 
Panvel . 


Proposed 60.00mt . Proposed 
road 18 passing road 1S through village through 
Bhingarwadi to Bhingarwadi 


60.00mt . 

passing 

village 

to 


Special 

Planning Authority 
appointed 

vide 

notification 

no . 

TPS - 1717 / 2750 / 

CR - 91 / 19 / 

MSRDC / UD - 12 , 


dated 

19/9/2016 . 

Hence 

village 

Parade is deleted 

from this 


EP . 

Remaining EP is sanctioned 

as 

proposed . The 


Park 

The Park reservation 284 - P is proposed to be reduced by 

reservation 284 - P is 

under section 26 of 

| deleting S. No. 11/1 , 11/2 , reinstated as per the 11/3 , 11/4 , 11/5 of village plan published Chinchvan Taluka Panvel from the reservation and the area so released is proposed to be 1966 . 
included in adjoining zone as 

the MR & TP Act , 

shown on paln . 


The proposed 60.00 mt . wide The proposed 60.00 road is proposed to be re 

mt . wide road is 

aligned in line with existing sanctioned as per 

road constructed on site and the the plan published 


८८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ 


भाग एक ( को.वि.पु. ) – १२ 


6. EP - 33 


Khanavale , Tal . Khanavale , Panvel . Panvel . 


New Clause 


New Clause 


Tal . area so deleted from proposed under section 26 of 60.00 mt . road is proposed to the MR & TP Act , be included in Growth Centre reservation as shown on plan . 

1966 . 

The 


After Regulation No. 16.1.1 , following new provision is No. 

proposed to be included . 

( iii ) SPA - NAINA 


( iv ) 


alignment 

of 

existing road 18 
sanctioned as per the 

alignment 

shown in EP . The 

proposed width of 

this existing road is 

reduced to 18.00 mt . wide . 

After Regulation 

16.1.1 , 


following 

new 

shall provision 

is 

construct city level proposed to be trunk infrastructure included . 


upto the Integrated ( iii ) SPA - NAINA 

trunk 

shall construct city level infrastructure including Road , 

Water Supply & 


Township Project on top priority and within 5 to 7 years 
from the date of issue of the first 


commencement certificate to the ITP . In case the Developer PMAY apartments , he shall 

constructs 


Electricity Supply 

upto the Integrated Township Project 

on top priority and within 5 years from 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ 


८ ९ 


not be obligated to to the date of issue of 

Social 

the 

first 


construct 

Housing tenements to such extent i.e. the 


commencement certificate to the ITP . 

dwelling units / flats 

as per PMAY norms ( iv ) In case the 

and 


specifications . 

Provided that , such 

PMAY 

component 

shall be to the extent 

of minimum 25 % of total residential 

component . 


Developer 

constructs 

dwelling 


the 

units / 

flats in the project / Integrated 

Township Project 


as per PMAY area 

norms , he shall not 
be obligated 


construct 

Social Housing 


tenements . 


to 

such 


Provided that , 

dwelling 

flats 

mentioned above 


such units / 


shall be to the 

extent of minimum 

25 % of total residential 

component of the ITP . 


९ ० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ 


भाग एक ( को.वि.पु. ) – १२ अ 


7 . 


EP - 35 


Table - 31 

1-9 Industry listed above 


Table - 31 

table 

Following provision is Sanctioned not | 1-9 Industry not listed proposed to be added in I - 9 | proposed . 
but above but excluding provision of 31 : ..... defined by MPCB . However , expansion of already 

approved red category industry 

undertaken by the same owner shall be permissible 

in 

industrial zone subject to all necessary clearances . 


excluding red | red category category industries industries as defined as defined by | by MPCB . 

MPCB . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


पु . म . शिंदे , 

कार्यासन अधिकारी . 


as 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ -१५ , 


शके १ ९ ४४ 


९ १ 


९ २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक –कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ 

- 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 24th June 2022 . 
NOTIFICATION 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 

No. TPS - 1221 / 1041 / CR 71 / 21 / UD - 12.— Whereas , the Government of Maharashtra in exercise 
of powers conferred under clause ( b ) of sub - section ( 1 ) of the section 40 of the Maharashtra Regional 
and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter referred to as " the said Act " ) declared by Notification 
No. TPS - 1712 / 475 / CR - 98 / 12 / UD - 12 dated 10th January , 2013 ( hereinafter referred to as " the said 
Notification " ) City and Industrial Development Corporation of Maharashtra Limited ( being a 
company owned and controlled by the Government of Maharashtra ) ( hereinafter referred to as 
" the said Corporation " ) as Special Planning Authority ( hereinafter referred to as " the SPA ” ) for 
Navi Mumbai Airport Influence Notified Area ( NAINA ) ( hereinafter referred to as " the said notified 
area " ) as specified therein ; 


And whereas , the Interim Development Plan for 23 villages of the said notified area has 
been sanctioned by the Government in Urban Development Department under sub - section ( 1 ) of 
the section 31 of the said Act , vide Notification No. TPS - 1215 / 245 / CR.332 / 16 / UD - 12 , dated 27th 
April 2017 which has come into force with effect from 27th May 2017 ; 


And whereas , in accordance with sub - section ( 1 ) of section 31 of the said Act , the Government 
of Maharashtra has sanctioned a part of the draft Development Plan of the remaining 152 villages 
of the said notified area , ( hereinafter referred to as " the said Development Plan ” ) vide Urban 
Development Department's notification No. TPS - 1717 / 2750 / CR.91 / 19 / UD - 12 , dated 16th September 
2019 which has come into force with effect from 15th October 2019 ; 


And whereas , the Government published the proposed modifications of substaintial nature 
as the excluded parts of the said Development Plan ( hereinafter referred to as " the said Excluded 
Parts " ) , namely EP - 1 to EP - 38 , vide Urban Development Department's Notice No. TPS - 1717 / 2750 / 
CR.91 / 19 / E.P. / UD - 12 , dated 16th September 2019 ( hereinafter referred to as " the said Notice " ) 
which is published in the Official Gazette dated 18th September 2019 for inviting objections / 
suggestions from the general public under second proviso to sub - section ( 1 ) of section 31 of the 
said Act ; 


And whereas , in accordance with sub - section ( 2 ) of section 31 of the said Act , the Government , 
vide the said Notice , appointed the Joint Director of Town Planning , Konkan Division , Navi 
Mumbai as " the Officer " to hear the persons submitting objections or suggestions in respect of 
the proposed modifications of substaintial nature and to submit his report to the Government 
( hereinafter referred to as " the said Officer " ) ; 


And whereas , the said Officer submitted his report to the Government vide letter dated the 
1st October 2020 : 


And whereas , in accordance with sub - section ( 3 ) of section 31 of the said Act , the Government 
of Maharashtra has taken into consideration the objections and suggestions received and the 
report of the said Officer ; 


Now therefore , in exercise of the powers conferred under sub - section ( 1 ) of section 31 of the 
said Act and all other powers enabling it on that behalf , and after consulting the Director of 
Town Planning , Maharashtra State , Pune , the Government hereby sanctions the said Excluded 
Part of the said Development Plan partly , namely EP - 12 , EP - 23 , EP - 26 , EP - 27 , EP - 32 , EP - 33 and 
EP - 35 as specified in the Schedule of Modifications annexed hereto , which shall be a part of the 
final Development Plan of NAINA ( 152 villages ) ; 


02. The final Development Plan in respect of the EP - 12 , EP - 23 , EP - 26 , EP - 27 , EP - 32 , EP - 33 
and EP - 35 shall come into force after one month from the date of publication of this Notification 
in Official Gazette . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक –कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ 

| 


९ ३ 

03. This Notification shall be kept for inspection of general public during office hours on 
all working days at following offices : 


( 1 ) The Managing Director , City and Industrial Development Corporation , CIDCO 
Bhavan , CBD Belapur , Navi Mumbai . 


( 2 ) The Joint Director of Town Planning , Konkan Division , Konkan Bhavan , Navi 
Mumbai . 


( 3 ) Assistant Director of Town Planning , Raigad Alibaug Branch , Alibaug . 

04. This Notification is also available on the Govt . website www.maharashtra.gov.in ( Acts / 

Rules ) 


1 . 


Sr. Excluded 
Modification 
Proposal as per Proposal of Draft Modification 

No. 

Part No. 


2 . 


3 . 


EP - 12 


EP - 23 


EP - 26 


No. 


M - 22 


SCHEDULE 


Accompaniment to the Government Notification No. 

TPS - 1221 / 1041 / CR.71 / 21 / UD - 12 , dated 24/6/2022 


of Modification substantial nature as sanctioned 

by 

published plan Development Plan as under section 26 of per submitted plan plan proposed by the State the Government MR & TP Act , 1966 under section 30 of Government under under MR & TP Act , 1966 


Mixed Use Zone at village Bhingarwadi , Panvel . 


The N3 Zone ( earlier R2 ) & N4 Zone ( earlier R3 ) shown on S. No. 03 to be deleted and is to be included in Forest as shown on Plan 

N7 ( LDZ ) Village N7 ( LDZ ) Village 
Mahodar . Mahodar . 


Industrial 

around 

Turade 
, Waveghar 
, 
Waveghar 
, 


section 

section 31 ( 1 ) of MR & TP 31 ( 1 ) of MR & TP Act , 1966 Act , 1966 Modification under section Sanctioned 30 is proposed to be proposed . sanctioned . 


The 24.00 mt . wide road Sanctioned traversing from village proposed . Chindhran to Mahodar and 

shown upto MDR - 13 in 
village Mahodar 

IS 

proposed to be extended upto 60.00mt . wide road as 
shown on plan . 

Urban 


as 


as 


Village Zone Village Parade is 

from 


Zone Industrial Zone around villages villages 

Turade , 

Boundary ( N4 ) is proposed deleted 

| 

Parade , to be shown around the NAINA notified 


९ ४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ -१५ , शके १ ९ ४४ 


4. EP - 27 


BM 


Parade , Gulsunde , Gulsunde , Ladavali , Ladavali , Tal . Tal . Panvel . Panvel . 


Reservation 284 - P Reservation on land bearing S. No. 19 , 11/1 , 11/2 , 11/3 , 11/4 , 11/5 and 11/6 of village Chinchvan Tal . Panvel . 


284 - P 

on land bearing S. No. 19 , 11/1 , 11/2 , 11/3 , 11/4 , 11/5 and 11/6 of village Chinchvan Tal . Panvel . 


villages Turade , Waveghar , area and included Parade , Gulsunde , Ladavali , Tal . Panvel as shown on 
plan . 

in the Notified Area for which MSRDC is a 

Special Planning Authority 

appointed vide 

notification no . 

TPS - 1717 / 2750 / CR - 91 / 19 / 

MSRDC / UD - 12 , 


The Park reservation 284 - P is proposed to be reduced by deleting S. No. 11/1 , 11/2 , 11/3 , 11/4 , 11/5 of village Chinchvan Taluka Panvel from the reservation and the area so released is proposed to be included in adjoining zone as shown on 
paln 
. 


dated 19/9/2016 . 

Hence village 

Parade is deleted 


from this EP . 

as 

Remaining EP is sanctioned proposed . The 


Park 

reservation 284 - P 

is reinstated as per the plan published under 

section 26 of the MR & TP 

Act , 

1966 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ 


९ ५ 


5. EP - 32 


6 . 


EP - 33 


Proposed road through Bhingarwadi Khanavale , Panvel . 


is 


60.00mt . Proposed 60.00mt . road passing is passing through village village Bhingarwadi to to Khanavale , Tal . Panvel . Tal . 


New Clause 


New Clause 


The proposed 60.00 mt . The proposed wide road is proposed to be 60.00 mt . wide re - aligned in line with road is sanctioned existing road constructed on as per the plan site and the area so deleted published under from proposed 60.00 mt . section 26 of the road is proposed to be MR & TP included in Growth Centre | 1966 . 

Act , 

The 

reservation as shown on alignment of plan . 

existing road is 

sanctioned as per the 

alignment 

shown in EP . The 

proposed width of 

this existing road reduced 

to 

is 18.00 mt . wide . 

No. After Regulation 


Regulation 

following new No. 


After 16.1.1 , 

provision is proposed to be 

included . 

( i ) 


SPA - NAINA 


16.1.1 , 

following new provision 

is 

proposed to be included . 


shall 

construct 

city level trunk ( i ) SPA 

infrastructure upto | NAINA 

shall 

the Integrated construct city 

trunk 

level infrastructure including Road , 


Township Project on top priority and within 5 to 7 years 


20 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ 


भाग एक ( को.वि.पु. ) – १३ 


( 11 ) 


from the date of issue of the first commencement certificate to the 


ITP . 

In 


case the 


shall 

obligated 

construct Social 


Developer 

5 

constructs PMAY years from the 

apartments , 

he date of issue of 

first 


Water Supply & Electricity 

Supply upto the 
Integrated 

Township Project 


on top priority 

and within 


not be the 

to 


specifications . 

Provided that , such 


commencement 

certificate to the 

Housing 

ITP . 

tenements to such ( ii ) In case the extent i.e. the Developer 

constructs 

the 

dwelling units / flats 

as per PMAY norms and 

dwelling units / flats 

in the 

project / 

Integrated 

PMAY Township Project 

as per PMAY 
area norms , he 

shall not be 
obligated 

to 

construct such 
Social Housing 


component shall 
be to the extent of minimum 25 % of total 

residential 

component . 


tenements . 


Provided that , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ 


९ ७ 


7. EP - 35 


Table - 31 

Table - 31 I - 9 Industry not 1-9 Industry not listed 
listed above but above but excluding excluding red red category industries category industries as defined by MPCB . as defined by 

MPCB . 


such dwelling units / 


flats 

mentioned above 

shall be to the extent 

of 

minimum 25 % of 

total residential 

component of the ITP . 


Following provision is Sanctioned proposed to be added in I - 9 | proposed . provision of table 31 : ..... defined by MPCB . 
However , expansion of already approved red 
category 

industry 

undertaken by the same 

owner shall be permissible 

in industrial zone subject to 

all necessary clearances . 


as 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


P. M. SHINDE , 

Section Officer . 


९ ८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ -१५ , शके १ ९ ४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ -१५ , शके १ ९ ४४ 

नगरविकास विभाग 

४ था मजला , मुख्य इमारत , मंत्रालय , मुंबई ४०००३२ , दिनांक २४ जून २०२२ . 
अधिसुचना 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ . 

66 

क्रमांक टिपीएस -१२२१ / २०४ / प्र.क्र . ३८ / २२ / नवि- १२.– ज्याअर्थी , ठाणे शहराची सुधारीत विकास योजना ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त विकास 
योजना ” असा करण्यात आला आहे ) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा 
करण्यात आला आहे ) च्या कलम ३१ ( १ ) अन्वये शासन नगरविकास विभागाची अधिसुचना क्रमांक टिपीएस -१२ ९ ७ / १३१ ९ / प्र.क्र .१४८ / ९ ७ / नवि 
१२ , दिनांक ४ ऑक्टोंबर , १ ९९९ ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त अधिसुचना ” असा करण्यात आला आहे ) अन्वये भागशः मंजूर झाली असून , ती 
दिनांक २२ नोव्हेंबर १ ९९९ पासून अंमलात आली आहे आणि उक्त विकास योजनेच्या वगळलेल्या भागाची विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ३१ ( १ ) मधील तरतूदीनुसार शासन , नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्र . टिपीएस -१२०१ / २७४ / प्र.क्र .२८ / २०० ९ / नवि -१२ , दिनांक ३ एप्रिल 
२००३ रोजी मंजूर झाली असून दिनांक १४ मे , २००३ पासून अंमलात आली आहे 
; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजनेच्या सेक्टर - ९ च्या मंजूर विकास योजनेमध्ये मौजे कौसा येथील स.नं .३७,४०,४१,४२ क्षेत्र सुमारे 
४८००० चौ.मी. ही जमीन आ . क्र . १- हॉस्पिटल याकरीता आरक्षित आहे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त आरक्षण ” असा करण्यात आला आहे . ) ; 

66 


66 

आणि ज्याअर्थी , ठाणे महानगरपालिकेने ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त महानगरपालिका " असा करण्यात आला आहे ) उक्त अधिनियमातील 
कलम ३७ ( १ ) अन्वयेची सर्व वैधानिक कार्यवाही पुर्ण करून उक्त आरक्षणामधील उक्त महानगरपालिकेच्या ताब्यात आलेले २२२८०.०० चौ.मी. 
क्षेत्र उक्त आरक्षणामधून वगळून “ म्युनिसिपल परपज " याकरीता आरक्षित करण्याचा फेरबदल प्रस्ताव दिनांक २२ जानेवारी २०२१ च्या पत्रान्वये 
शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर केला आहे . ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ प्रस्तावित फेरबदल ” असा करण्यात आला आहे ) ; 

66 

66 


आणि ज्याअर्थी , आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल 
अटीसापेक्ष मंजूर करणे आवश्यक आहे , असे शासनाचे मत झाले आहे ; 


त्याअर्थी , आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट - कलम ( २ ) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा 
वापर करून शासन उक्त विकास योजनेतील प्रस्तावित फेरबदल अटीसापेक्ष मंजूर करीत आहे आणि त्यासाठी उक्त विकास योजना मंजूरीच्या 
अधिसुचनेतील फेरबदलाच्या अनुसुचीमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नवीन नोंद समाविष्ट करण्यात येत आहे 
; 

नोंद 


66 


९९ 


विकास योजना नकाशावर दर्शविल्याप्रमाणे मौजे कौसा येथील स.नं. ४०,४ ९ , ४२ मधील सुमारे २२२८०.०० चौ.मी. क्षेत्र आ.क्र .१ - हॉस्पिटल 
या आरक्षणामधून वगळण्यात येत आहे व असे वगळलेले क्षेत्र खालील अटीसापेक्ष आ . क्र . १ अ अन्वये “ म्युनिसिपल परपज ” याकरीता आरक्षित 
करण्यात येत आहे . 


6 


अट . आ.क्र .१ अ - म्युनिसिपल परपज ' हे आरक्षण विकसित करण्यापुर्वी महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अॅथोरिटी ( MCZMA ) 
म्हणजेच पर्यावरण विभागाचे अभिप्राय / ना - हरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक राहील . 


" 


२. सदरचा मंजूर फेरबदल ही अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनाकांपासून अंमलात येईल . 

३ . 

उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा नागरीकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खाली नमूद 
कार्यालयामध्ये एक महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील 
: 


भाग एक ( को.वि.पु. ) - १३ अ 


( १ ) आयुक्त , ठाणे महानगरपालिका , ठाणे . 

( २ ) सहसंचालक , नगररचना , कोकण विभाग , कोकण भवन , नवी मुंबई . 

( ३ ) सहाय्यक संचालक , नगररचना , ठाणे शाखा , जि . ठाणे . 

४. सदर फेरबदलाची अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली 

आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


पु . म . शिंदे , 
कार्यासन अधिकारी , 


१०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ 

| 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

4th Floor , Main Building Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 24th June 2022 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 

No. TPS - 1221 / 204 / C.R.38 / 22 / UD - 12 . Whereas , the Revised Development Plan of the city of 
Thane ( hereinafter referred to as " the said Development Plan " ) has been sanctioned partly by 
the Government in the Urban Development Department , under Section 31 ( 1 ) of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter referred to as " the said Act " ) vide Notification 
No. TPS - 1297 / 1319 / CR - 148 / 97 / UD - 12 , dated the 4th October , 1999 ( hereinafter referred to as " the 
said Notification " ) and has come into force with effect from 22nd November 1999 and the Excluded 
Part of the said Development Plan has been sanctioned by the Government in Urban Development 
Department under Section 31 ( 1 ) of the said Act , vide Notification No. TPS - 1201 / 274 / CR - 28 / 2009 / 
UD - 12 , dated the 3rd April , 2003 and has come into force with effect from 14th May , 2003 ; 


And whereas , in the said Development Plan of Sector - 9 , an area admeasuring 48000.00 sq.mt. 
of land bearing S.No.37,40,41,42 of Village Kausa is reserved for Site No.1 - Hospital ( hereinafter 
referred to as " the said Reservation " ) ; 


And whereas , Thane Municipal Corporation ( hereinafter referred to as " the said Municipal 
Corporation " ) , after following the legal procedure under sub - section ( 1 ) of Section 37 of the said 
Act , has submitted a proposal for modification in the said Development Plan so as to delete an 
area admeasuring 22280.00 sq.mt. , which is in the possession of the said Corporation , from the 
said Reservation and to reserve the same for Municipal Purpose , to the Government for sanction 
vide letter dated 22nd January 2021 ( hereinafter referred to as " the Proposed Modification " ) ; 


And whereas , after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town 
Planning , Maharashtra State , Pune , the Government is of the opinion that it is necessary to 
sanction the Proposed Modification with condition ; 


Now therefore , in exercise of the powers conferred under sub - section ( 2 ) of Section 37 of the 
said Act and all other powers enabling it in that behalf , the State Government hereby sanctions 
the Proposed Modification with condition as described below : 


" In the Schedule of modifications appended with the said Notification , after the last entry , 
the following new entry shall be inserted viz . : 


ENTRY 

" An area admeasuring approx . 22280.00 sq.mt. of land bearing S.No.40 , 41 and 42 of Village 
Kausa is deleted from Site No.1 - Hospital and land so deleted is reserved for Site No. 1A - Municipal 
Purpose , as shown on the part of Development Plan , Subject to following Condition : 


Condition . The Openion / No objection Certificate from the Maharashtra Costal Zone 
Management Authority ( MCZMA ) / Enviornment Department shall be obtained before development 
of the Site No. 1A - Municipal Purpose . 


" " 


2. The date of publication of this Notification in the Maharashtra Government Gazette is 
fixed as the date of coming into force of this sanctioned modification . 


3. The Part Plan of aforesaid sanctioned modification shall be made available for inspection 
by the general public during office hours on all working days at the following offices for a period 
of one month : 


( i ) The Commissioner , Thane Municipal Corporation , Thane . 

( ii ) The Joint Director of Town Planning , Konkan division , Konkan Bhavan , Navi Mumbai . 
( iii ) The Assistant Director of Town Planning , Thane Branch , Thane . 

4. This notification shall also be published on the Government website at www.maharashtra.gov.in 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra . 


P. M. SHINDE , 
Section Officer . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ -१५ , शके १ ९ ४४ १०१ 

नगरविकास विभाग 

४ था मजला , मुख्य इमारत , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २४ जून २०२२ . 

अधिसूचना 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ . 

66 

29 

क्रमांक टीपीएस -१८१६ / ५३ ९ / प्र.क्र .४१६ / १६ / नवि- १२. – ज्याअर्थी , शासनाने नगरविकास विभागाची अधिसूचना क्र . टीपीएस -१८१० / २ ९ ८६ / 
प्र.क्र .२८ ९ / ११ / नवि -१२ , दि . २१ मार्च , २०१२ अन्वये दापोली नगरपंचायत क्षेत्राची विकास योजना ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त विकास योजना 
असा करण्यात आला आहे ) , महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३१ ( १ ) ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा 
करण्यात आला आहे . ) अन्वये अंशतः मंजूर केलेली असून दापोली विकास योजनेमधील वगळलेल्या भागाची विकास योजना अधिसूचना 
क्र . टीपीएस- १८१२ / ३४ ९ / प्र.क्र .८३ / १२ / नवि -१२ , दिनांक ४ ऑगस्ट २०१५ अन्वये मंजूर केलेली आहे ; 

66 


आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे जोगळे , ता . दापोली , जि . रत्नागिरी येथील स.क्र . ६ अ , हि . नं . ४ एकूण क्षेत्र ०.३६.२५ हे . ही 
जमीन भाग नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे भागशः रहिवास व भागशः ना- विकास विभागात समाविष्ट आहे , तसेच काही जागा १२.० मी . रुंद रस्त्याने 
बाधीत होत आहे . ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे . ) ; 


आणि ज्याअर्थी , श्री . मधुसूदन दिनकर गोंधळेकर यांनी उक्त जमिनीपैकीचे ना- विकास विभागातील क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट करणेबाबत 
शासनास विनंती केली आहे . ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त फेरबदल ” असा करण्यात आला आहे . ) ; 

66 


आणि ज्याअर्थी , उक्त जमिनीपैकी विकास योजनेच्या भाग नकाशामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे ना- विकास विभागातून वगळून रहिवास वापर विभागात 
समाविष्ट करण्यासंदर्भात उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ ( १ ) च्या तरतुदींचे पालन करून फेरबदलाचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निदेश शासनाने दिनांक 
४ फेब्रुवारी २०१७ च्या आदेशान्वये दापोली नगरपंचायतीस दिले आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त निदेशानुसार दापोली नगरपंचायतीने उक्त फेरबदलाबाबतची सूचना , शासन निदेशांच्या दिनांकापासून ९ ० दिवसांत आम 
जनतेकडून हरकती / सूचना मागविण्यासाठी महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करणे आवश्यक होते ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ ( १ ) अनुसार उक्त फेरबदलाबाबत हरकती / सूचना मागविण्याची सूचना विहित मुदतीत 
प्रसिद्ध करण्यास दापोली नगरपंचायत असमर्थ ठरली होती ; 


आणि , ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ ( १ क ) अन्वये प्रदत्त असलेल्या अधिकारानुसार शासनाने प्रस्तावाखालील जमिनीचे वार्षिक 
बाजारमूल्य दर तक्त्यातील ( Annual Statement of Rates ) दरानुसार ५ % दराने अधिमूल्य आकारण्याचे अटीवर प्रस्तावित फेरबदला 
संदर्भात शासनाच्या नगरविकास विभागाने क्र . टीपीएस -१८१६ / ५३ ९ / प्र.क्र .४१६ / १६ / नवि- १२ , दिनांक ११ / ७ / २०१ ९ अन्वये आम नागरीकांच्या 
सूचना आणि / किंवा हरकती मागविण्याची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग - १ , कोकण विभाग , पुरवणीमध्ये दिनांक १८-२१ जुलै , २०१ ९ रोजी 
प्रसिद्ध केली आहे आणि विहित मुदतीत प्राप्त होणाऱ्या हरकती आणि / किंवा सुचनांवर संबंधिताना सुनावणी देऊन त्यांचे म्हणणे ऐकूण घेऊन , 
शासनास अहवाल सादर करण्याकरीता सहसंचालक , नगररचना , कोकण विभाग , नवी मुंबई यांची अधिकारी ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त 
अधिकारी ” असा करण्यात आला आहे . ) म्हणून नियुक्ती केली होती ; 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिकारी यांनी सादर केलेला अहवाल विचारात घेऊन आणि संचालक नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी 
सल्लामसलत केल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल मंजूर करणे आवश्यक आहे , असे शासनाचे मत झाले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , शासन निर्णय दिनांक २० एप्रिल २०१६ नुसार उक्त फेरबदलाखालील जागेच्या संबंधित जमीन मालकांनी त्यांच्या मालकीच्या 
क्षेत्रासाठी प्रचलित वार्षिक मूल्यदर तक्त्यानुसार येणाऱ्या जमीन मुल्याच्या ५ % दराने येणाऱ्या अधिमूल्य रकमेपैकी शासनास देय असलेली ५० % 
अधिमुल्याची रक्कम रुपये ४४,००० सहायक संचालक , नगररचना , रत्नागिरी शाखा यांचेमार्फत शासकीय कोषागारात चलन 
क्र . MH००२१३ ९ ८४ ९ २०२२२३ E , दिनांक २० मे २०२२ रोजी आणि नियोजन प्राधिकरणास देत असलेली ५० % अधिमुल्याची रक्कम रुपये 
४४,००० दापोली नगरपंचायत यांचेकडे पावती क्र . F१०४ / ३१४ , दिनांक १७ मे २०२२ रोजी भरणा केला आहे . 


आता त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ ( २ ) अन्वये प्रदत्त असलेल्या अधिकारांचा वापर करून शासन याद्वारे उक्त फेरबदल प्रस्ताव 
मंजूर करीत आहे आणि त्यासाठी उक्त विकास योजनेच्या अधिसुचनेतील फेरबदलाच्या अनुसूचीमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर खालीलप्रमाणे नवीन नोंद 
समाविष्ट करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ -१५ , शके १ ९ ४४ 
नोंद 

सोबतच्या भाग नकाशामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे मौजे जोगळे , ता . दापोली येथील स.नं. ६ अ , हि.नं. ४ एकूण क्षेत्र ०.३६.२५ हे . आर पैकी उक्त 
विकास योजनेप्रमाणे भागशः ना- विकास वापर विभागात असलेले क्षेत्र , वगळून रहिवास वापर विभागात समाविष्ट करणेत येत आहे . 

99 

२ . 

सदरचा मंजूर फेरबदल ही अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल . 

३ . 

उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा नागरीकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खालील नमूद 
कार्यालयांमध्ये एक महिन्याच्या कालावधीकरीता उपलब्ध राहील . 


१०२ 


आहे . 


( १ ) सहसंचालक नगररचना , कोकण विभाग , कोकण भवन , बेलापूर , नवी मुंबई . 

( २ ) सहाय्यक संचालक , रत्नागिरी शाखा कार्यालय , रत्नागिरी . 

( ३ ) मुख्याधिकारी , दापोली नगरपंचायत , दापोली . 

४ . 

सदर फेरबदलाची अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आली 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


पु . म . शिंदे , 
कार्यासन अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक –कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ 

| 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

4th Floor , Main Building , Mantralaya , Mumbai 400032 , dated 24th June 2022 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 

No. TPS - 1816 / 539 / C.R. - 416 / 16 / UD - 12. 


303 


Whereas , the Government vide its Notification 
No. 1810 / 2986 / CR - 289 / 11 / UD - 12 , dated 21/3/2012 has partly sanctioned the Development Plan Of 
Dapoli Nagar Panchayat ( hereinafter referred to as " the said Development Plan " ) under section 
31 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter referred to as " the 
said Act " ) and the Excluded part of the said Development plan is sanctioned by Government vide 
its Notification No. TPS - 1812 / 349 / CR - 83 / 12 / UD - 12 , dated 4th August 2015 ; 


And whereas , in the said Development Plan , the land bearing S.No. 6 - A , Hissa No. 4 Area 
0.36.25 Ha . is partly shown in Residential Zone , No Development Zone and 12.00 mtr wide D.P. 
Road . ( hereinafter referred to as " the said land " ) ; 


And whereas , Shri Madhusudan Dinkar Gondhalekar has requested the Government , to 
include the said land which is partly shown as No Development Zone in sanctioned Development 
Plan , in Residential Zone . ( hereinafter referred to as " the said Modification " ) ; 


And whereas , the Government vide its directives dated 4/2/2017 instructed the Dapoli Nagar 
Panchayat to submit the modification proposal to the Government after following the due 
procedure as laid down under section 37 ( 1 ) of the said Act . ; 


And whereas , the Dapoli Nagar Panchayat was required to publish the notice in Government 
Gazzate within 90 days from the date of such directives to call the objections / suggestions from 
general public ; 


And whereas , Dapoli Nagar Panchayat failed to publish the Notice U / S 37 ( 1 ) of the said Act 
to call the objections / suggestions from general public within the stipulated time period with 
respect to the said Modification ; 


And whereas , Government has issued a Notice No.TPS - 1816 / 539 / C.R. - 416 / 16 / UD - 12 , dated 
11/07/2019 , regarding the change of zone of the said land from No Development Zone to Residential 
Zone under section 37 ( 1A ) of the said Act which appeared in Maharashtra Government Gazette 
on dated 18-21 July , 2019 ( hereinafter referred to as " the Proposed Modification ” ) and appointed 
the Joint Director of Town Planning , Konkan Division , Konkan Bhavan , Navi Mumbai as an 
officer to hear the suggestion / or objections which may received and submit his report to 
Government ( hereinafter referred to as " the said officer " ) ; 


And Whereas , considering the report of the said officer submitted to the Government and 
after consulting the Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune and also making 
necessary enquiries , the Government is of the opinion that it is necessary to sanction the Proposed 
Modification ; 


And whereas , as per Government Resolution dated 20/4/2016 , the owner of the land under 
said development proposal , have deposited the premium amount of Rs.44,000 / - towards 50 % share 
payble to the Government in the Government Treasury through the Assistance Director of Town 
Planning , Ratnagiri Branch vide challan No. MH002139849202223E , dated 20/5/2022 and deposited 
the premium amount of Rs . 44,000 towards 50 % share payble to the planning authroty in the 
office of Dapoli Nagar Panchayat vide Reciept No. F104 / 314 , dated 17/5/2022 out of the premium 
amount @ 5 % of land value as prescribed in current Annual Satement of Rates ; 


Now therefore , in exercise of the powers conferred under sub - section ( 2 ) of Section 37 of the 
said Act & all other powers enabling it in that behalf , the State Government hereby accord sanction 
to the Proposed Modification and according amend the said Notification by adding new entry , 
after the last entry , in the schedule of modifications sanctioning the said Development Plan as 
follows : 


१०४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक –कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ 

| 


ENTRY 


" The partly area of land included in No Development Zone form the land bearing S.No.6 - A , 
Hissa No. 4 , Area - 0.36.25 Ha . of Village - Jogle , Taluka - Dapoli , Dist.- Ratnagiri is deleted and 
included in Residential Zone , as shown on the part plan of the Development Plan . " 


2. The date of publication of this Notification in the Maharashtra Government Gazette is 
fixed as the date of coming into force of this sanctioned modification . 


3. The part plan of aforesaid sanctioned modification shall be made available for inspection 
by the general public during office hours on all working days at the following offices for a period 
of one month : 


( i ) The Joint Director of Town Planning , Konkan Division , Konkan Bhavan , Navi Mumbai . 
( ii ) Chief Officer , Dapoli Nagarpanchayat , Dapoli . 

( iii ) Assistance Director of Town Planning , Ratnagiri Branch , 669 , Sawant Bunglow , 
1st Floor , Swami Vivekanand Road , Maruti Mandir , Ratnagiri . 


4. This Notification is also made available 
on the Government Website 
www.maharashtra.gov.in ( Acts and Rules ) . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


P. M. SHINDE , 
Section Officer . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ 
जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी ( ना.क्षे.क.धा. ) , बृहन्मुंबई यांजकडून 

नागरी जमीन ( कमाल धारणा व विनियमन ) अधिनियम , १ ९ ७६ च्या कलम १० ( ३ ) च्या अधिसूचनेबाबत दुरुस्ती 


शुद्धीपत्र 

क्र . सी / युएलसी / डे- V / ६ ( १ ) / SR - X- ९ २३ . – ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक १२ ऑक्टोबर २००० च्या कोकण विभागीय 
पुरवणीत पृष्ठ क्र . १६६० वर प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेत श्रीम . वसंत माणिक भंडारी यांनी धारण केलेली खालील अनुसूचित दाखविलेली जमीन 
ही कमाल मर्यादेपेक्षा अधिक असल्यामुळे ती जमीन महाराष्ट्र शासनाद्वारे संपादित केली जावयाची आहे , हे नागरी जमीन ( कमाल धारणा व 
विनियमन ) अधिनियम , १ ९ ७६ च्या कलम १० पोट - कलम ( १ ) अन्वये अधिसूचित करण्यात आले होते . त्यानंतर ती जमीन सर्व भारांपासून मुक्त 
अशी महाराष्ट्र शासनाकडे सर्वार्थाने निहीत होईल असे महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक २५ मे २००६ च्या कोकण विभागीय पुरवणीत पृष्ठ 
क्रमांक १८४ वर प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेत उक्त अधिनियमाच्या कलम १० पोट - कलम ( ३ ) प्रमाणे अधिसूचित करण्यात आले आहे . 


ज्याअर्थी , नाजकधा अधिनियमांतर्गत कलम १० , पोट - कलम ( १ ) , ( ३ ) व ( ५ ) अन्वये भूसंपादनाची कार्यवाही करण्यात आली आहे . कलम 
१० , पोट - कलम ( ३ ) व पोट - कलम ( ५ ) च्या कार्यवाहीच्या अनुषंगाने विवरणपत्रधारक श्रीम . वसंत माणिक भंडारी यांनी धारण केलेल्या खालील 
अनुसूचित नमूद जमिनीच्या अधिकार अभिलेखातील भोगवटादार सदरी तसेच इतर हक्कात महाराष्ट्र शासन अशी नोंद घेण्यात आली आहे . 


आणि ज्याअर्थी , मौजे - वळणई , ता . बोरीवली येथील न . भू.क्रमांक ५३१ मधील अतिरिक्त घोषित १३६७.३० चौ.मी. क्षेत्राकरिता कलम 
१० ( ३ ) व १० ( ५ ) अन्वये मिळकत पत्रिकेवर धारक सदरी “ महाराष्ट्र शासन ” ही नोंद घेण्यात आलेली होती . प्रकरणी शासन , नगरविकास 
विभागाचे दिनांक २२ एप्रिल २०२२ चे पत्रान्वये असे कळविले आहे की , “ मौजे - वळनई , ता . बोरीवली येथील न.भू.क्र . ५३१ मधील नाजकधा कलम 
१० ( ३ ) व १० ( ५ ) ची कार्यवाही करून शासन निहित झालेल्या १३६७.३० चौ.मी. क्षेत्राबाबत दिनांक २७ मार्च २००२ च्या कलम ८ ( ४ ) खालील 
आदेशान्वये अतिरिक्त घोषित क्षेत्र निरंक ठरवण्यात आले आहे व नियोजन प्राधिकरणाकडून ४७ ९.९ ५ चौ . मी . क्षेत्रावर बांधकाम परवानगी 
दिली आहे . सबब , सदर ४७ ९.९ ५ चौ.मी. क्षेत्रासाठी चालू रेडीरेकनर दरानुसार येणारी रक्कम वसूल करून , उक्त क्षेत्राच्या बृहन्मुंबई महानगर - 
पालिकेकडील विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार विकास करण्यासाठी , सदर क्षेत्रावरील नाजकधा कलम १० ( ३ ) व १० ( ५ ) ची कार्यवाही रद्द 
करण्यात यावी . ” 


त्याअर्थी , उपरोल्लिखीत महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक २५ मे २००६ च्या कोकण विभागीय पुरवणीत पृष्ठ क्रमांक १८४ वर प्रसिद्ध 
झालेली नाजकधा कलम १० ( ३ ) ची अधिसूचनेत खालीलप्रमाणे शुद्धीपत्रक निर्गमित करण्यात येत आहे . 

अनुसूची 

असे वाचावे 


अ . क्र . 


१ . 


अ . क्र . 

( १ ) 

१ . 


जिल्हा 

( २ ) 

मुंबई उपनगर 


जिल्हा 
( २ ) 

मुंबई उपनगर 


वांद्रे ( पूर्व ) , मुंबई , 
दिनांक २४ जून २०२२ . 

भाग एक ( को.वि.पु. ) – १४ 


गाव 

( ३ ) 

वळणई 


गाव 

( ३ ) 

वळणई 


तालुका 
( ४ ) 

बोरीवली 


या ऐवजी 


तालुका 
( ४ ) 

बोरीवली 


न . भू . क्र . 

( ५ ) 

५३१ 


एकूण 


न . भू . क्र . 

( ५ ) 

५३१ 


एकूण 


क्षेत्र ( चौ.मी. ) 
( ६ ) 

८८७.३५ 


१०५ 


८८७.३५ 


क्षेत्र ( चौ.मी. ) 

( ६ ) 

१३६७.३० 


१३६७.३० 


डॉ . विकास नाईक , 
जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी 
( ना.क्षे.क.म. ) , बृहन्मुंबईकरिता . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 
नोंदणी अधिसूचना 

नोंदणी अधिसूचना 

क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / २ / २०२२ - सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर , याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे 
की , कोटक कुंज को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , सर्व्हे नं . भुमापान 
नं . १०४/१ पार्ट , एन . ए . प्लॉट नं . ७ , घोडेला सोसायटी समोर , 
सातपाटी पालघर रोड , टेंभोडे , गणेशानगर , ता . जि . पालघर , नोंदणी 
क्रमांक पी . एल . आर . /(पी.एल.आर)/एच.एस.जी./(टि.सी)/१५६२/ 
२०२१-२०२२ / सन २०२२ , दिनांक ४ एप्रिल २०२२ , ही संस्था , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम 
क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व 
उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” करण्यात आले आहे . 

" 


१०६ 


पालघर , 

दिनांक ४ एप्रिल २०२२ . 


प्रशांत पाटील , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पालघर . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

नोंदणी अधिसूचना 

क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / १ / २०२२ . – सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर , याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे 
की , न्यु विमल अपार्टमेंट को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , भुमापान 
नं . ३० / २ , जुना सर्व्हे नं . ६१/२ , प्लॉट नं . १८ , महावीरनगर , 
शिगाव रोड , आशादिप हायस्कुल जवळ , शिगाव , बोईसर ( पुर्व ) , 
ता . , जि . पालघर , नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर ) / 
एच.एस.जी ./ ( टि.सी ) / १५६३ / २०२१-२०२२ / सन २०२२ , दिनांक ४ 
एप्रिल २०२२ , ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” करण्यात आले आहे . 

66 

66 


पालघर , 

दिनांक ४ एप्रिल २०२२ . 


प्रशांत पाटील , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पालघर . 


क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ६४ / २०२२ . – सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर , याद्वारे अधिसूचीत 
करीत आहे की , कॉसमॉस पॅराडाईज को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , 
गट नं . १११ , व्हिलेज - बेटेगाव , बोईसर ( पुर्व ) , ता . , जि . जि . पालघर , 
नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर ) /एच.एस.जी ./ ( टि.सी ) / 
१६३६ / २०२२-२०२३ / सन २०२२ , दिनांक ४ मे २०२२ , ही संस्था , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम 
क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व 
उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” करण्यात आले आहे . 

66 

१ , 


पालघर , 

दिनांक ४ मे २०२२ . 


प्रशांत पाटील , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पालघर . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 
नोंदणी अधिसूचना 

क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ६ ९ / २०२२ . – सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर , याद्वारे अधिसूचीत 
करीत आहे की , आदित्य को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , सर्व्हे नं . 
८२७ , हिस्सा नं . ३ , अशोका हॉटेल समोर , माहिम रोड , वाघुळसार , 
पालघर ( प . ) , ता . जि . पालघर , नोंदणी क्रमांक पी . एल . आर . / 
( पी.एल.आर ) / एच . एस.जी ./ ( टि.सी ) / १६३७ / २०२२-२०२३ / सन 
२०२२ , दिनांक ४ मे २०२२ , ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चे नियम 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " करण्यात आले 
आहे . 

66 


पालघर , 

दिनांक ४ मे २०२२ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पालघर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ १०७ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 
नोंदणी अधिसूचना 

नोंदणी अधिसूचना 

क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ६८ / २०२२ . – सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर , याद्वारे अधिसूचीत 
करीत आहे की , स्वास्तीक लक्ष्मी को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , 
गट नं . ९ ०१ , प्लॉट नं . ७ ९ , जुना सातपाटी रोड , शिरगाव , पालघर 
( प . ) , ता . जि . पालघर , नोंदणी क्रमांक पी . एल.आर ./ ( पी.एल.आर ) / 
एच.एस.जी ./ ( टि.सी ) / १६३८ / २०२२-२०२३ / सन २०२२ , दिनांक ४ 
मे २०२२ , ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” करण्यात आले आहे . 

क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ८४ / २०२२ – सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर , याद्वारे अधिसूचीत 
करीत आहे की , इप्सीत नवोदय , बिल्डींग नं . १ , को- ऑप . हौसिंग 
सोसायटी लि . , गट नं . ९९ ५ / पी / १ , जुना सर्व्हे नं . १७० / पी , जवाहर 
नवोदय विद्यालय मार्ग , जुना सातपाटी रोड समोर , व्हीलेज शिरगांव , 
ता . जि . पालघर , नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर ) / 
एच.एस.जी ./ ( टि.सी ) / १६४० / २०२२-२३ / सन २०२२ , दिनांक ५ मे 
२०२२ , ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

66 

" 

" 

66 


पालघर , 

दिनांक ४ मे २०२२ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 
नोंदणी अधिसूचना 


प्रशांत पाटील , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पालघर . 


क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ७३ / २०२२. – सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर , याद्वारे अधिसूचीत 
करीत आहे की , श्रीपती रेसिडेन्सी को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , 
सर्व्हे नं . १०३/१३ ए / के , व्हिलेज - टेंभोडे , नवीन सातपाटी रोड , 
पालघर ( प . ) ता . जि . पालघर , नोंदणी क्रमांक पी . एल . आर . / 
( पी.एल.आर ) /एच.एस.जी ./ ( टि.सी ) / १६३ ९ / २०२२-२३ / सन २०२२ , 
दिनांक ४ मे २०२२ , ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

66 

" 

66 


पालघर , 
दिनांक ४ मे २०२२ . 


भाग एक ( को.वि.पु. ) – १४ अ 


प्रशांत पाटील , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पालघर . 


पालघर , 

दिनांक ५ मे २०२२ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 
नोंदणी अधिसूचना 

क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ८५ / २०२२ . – सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर , याद्वारे अधिसूचीत 
करीत आहे की , इप्सीत नवोदय , बिल्डींग नं . २ , को- ऑप . हौसिंग 
सोसायटी लि . , गट नं . ९९ ५ / पी / १ , जुना सर्व्हे नं . १७० / पी , जवाहर 
नवोदय विद्यालय मार्ग , जुना सातपाटी रोड समोर , व्हीलेज शिरगांव , 
ता . जि . पालघर , नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर ) / 
एच.एस.जी ./ ( टि.सी ) / १६४ ९ / २०२२-२३ / सन २०२२ , दिनांक ५ मे 
२०२२ , ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 

सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 


प्रशांत पाटील , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पालघर . 


66 


" 

गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


पालघर , 

दिनांक ५ मे २०२२ . 


प्रशांत पाटील , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पालघर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 
नोंदणी अधिसूचना 

नोंदणी अधिसूचना 

क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ८३ / २०२२ . – सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर , याद्वारे अधिसूचीत 
करीत आहे की , इप्सीत नवोदय , बिल्डींग नं . ३ आणि ४ , को - ऑप . 
हौसिंग सोसायटी लि . , गट नं . ९९ ५ / पी / १ , जुना सर्व्हे नं . १७० / पी , 
जवाहर नवोदय विद्यालय मार्ग , जुना सातपाटी रोड समोर , व्हीलेज 
शिरगांव , ता . जि . पालघर , नोंदणी क्रमांक पी . एल.आर ./ ( पी.एल.आर ) / 
एच.एस.जी ./ ( टि.सी ) / १६४२ / २०२२-२३ / सन २०२२ , दिनांक ५ मे 
२०२२ , ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
• गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
“ 
गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ८१ / २०२२ . – सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर , याद्वारे अधिसूचित करीत आहे 
की , इप्सीत नवोदय , बिल्डींग नं . ६ , को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , 
गट नं . ९९ ५ / पी / १ , जुना सर्व्हे नं . १७० / पी , जवाहर नवोदय विद्यालय 
मार्ग , जुना सातपाटी रोड समोर , व्हीलेज शिरगांव , ता . जि . पालघर , 
नोंदणी क्रमांक पी . एल.आर ./ ( पी.एल.आर ) /एच.एस.जी ./ ( टि.सी ) / 
१६४४ / २०२२-२३ / सन २०२२ , दिनांक ५ मे २०२२ , ही संस्था , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम 
क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व 
उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 
१ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 
असे करण्यात आले आहे . 

" 

66 


१०८ 


पालघर , 

दिनांक ५ मे २०२२ . 


प्रशांत पाटील , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पालघर . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 
नोंदणी अधिसूचना 

क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ८२ / २०२२. – सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर , याद्वारे अधिसूचित करीत आहे 
की , इप्सीत नवोदय , बिल्डींग नं . ५ , को- ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , 
गट नं . ९९ ५ / पी / १ , जुना सर्व्हे नं . १७० / पी , जवाहर नवोदय विद्यालय 
मार्ग , जुना सातपाटी रोड समोर , व्हीलेज शिरगांव , ता . जि . पालघर , 
नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर. / ( पी.एल.आर ) / एच.एस.जी ./ ( टि.सी ) / 
१६४३ / २०२२-२३ / सन २०२२ , दिनांक ५ मे २०२२ , ही संस्था , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम 
क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व 
उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 
१ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था 
असे करण्यात आले आहे . 

66 

66 


पालघर , 

दिनांक ५ मे २०२२ . 


प्रशांत पाटील , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पालघर . 


" 


" 


पालघर , 

दिनांक ५ मे २०२२ . 


प्रशांत पाटील , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पालघर . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 
नोंदणी अधिसूचना 

क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ८६ / २०२२ . – सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर , याद्वारे अधिसूचित करीत आहे 
की , इप्सीत नवोदय , बिल्डींग नं . ७ आणि ८ , को- ऑप . हौसिंग 
सोसायटी लि . , गट नं . ९९ ५ / पी / १ , जुना सर्व्हे नं . १७० / पी , जवाहर 
नवोदय विद्यालय मार्ग , जुना सातपाटी रोड समोर , व्हीलेज शिरगांव , 
ता . जि . पालघर , नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर ) / 
एच.एस.जी ./ ( टि.सी ) / १६४५ / २०२२-२३ / सन २०२२ , दिनांक ५ मे 
२०२२ , ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 


66 


" 

गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 

गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


पालघर , 

दिनांक ५ मे २०२२ . 


" 


प्रशांत पाटील , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पालघर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ १० ९ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 
नोंदणी अधिसूचना 

नोंदणी अधिसूचना 

क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ११३ / २०२२ – सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर , याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , पृथ्वी रिजन्सी , बिल्डींग नं . २ , टाईप ई आणि डी , 
को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , स.नं. ७२/१ , ७३/३/१ पार्ट , ७३ / 
२/१/१/३ , ७३/५ , ७३/३/२ , ७३/२/१/१ , ७३/२/१/२ आणि 
७३/३/१ पार्ट , व्हिलेज - टेंभोडे . ता . जि . पालघर , नोंदणी क्रमांक 
पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर ) / एच.एस.जी ./ ( टि.सी ) / १६४८ / २०२२ 
२३ / सन २०२२ , दिनांक १३ मे २०२२ , ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चे नियम 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप 

66 

66 

वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे . 


क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ८७ / २०२२ . – सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर , याद्वारे अधिसूचित करीत आहे 
की , इप्सीत नवोदय , बिल्डींग नं . ९ , को- ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , 
गट नं . ९९ ५ / पी / १ , जुना सर्व्हे नं . १७० / पी , जवाहर नवोदय विद्यालय 
मार्ग , जुना सातघाटी रोड समोर , व्हिलेज शिरगांव , ता . जि . पालघर , 
नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर ) /एच.एस.जी ./ ( टि.सी ) / 
१६४६ / २०२२-२३ / सन २०२२ , दिनांक ५ मे २०२२ , ही संस्था , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम 
क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व 
उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 
१ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था 
असे करण्यात आले आहे . 

66 


पालघर , 

दिनांक ५ मे २०२२ . 


प्रशांत पाटील , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पालघर . 


पालघर , 

दिनांक ५ मे २०२२ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 
नोंदणी अधिसूचना 

— 

क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ७ ९ / २०२२ – सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर , याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , ठाकुर गॅलेक्सी अकीला बिल्डींग नं . २ को - ऑप . 
हौसिंग सोसायटी लि . , प्लॉट नं . आर . एच . एन . ८१ , सरावली , ता . 
जि . पालघर , नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर ) /एच.एस.जी./ 
( टि.सी ) / १६४७ / २०२२-२३ / सन २०२२ , दिनांक ५ मे २०२२ , ही 
संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा 
अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली 
आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


" 


प्रशांत पाटील , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पालघर . 


पालघर , 

दिनांक १३ मे २०२२ . 


प्रशांत पाटील , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पालघर . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

नोंदणी अधिसूचना 


क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ११४ / २०२२ . – सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर , याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , लोटस को- ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , स.नं. ५ ९ / 


१ अ , ५ ९ / १ ब , ५ ९ / १ क , ५ ९ / १ ड , ५ ९ / १ इ / १ , ६१/१/१ व ६४ 
मौजे पास्थळ , ता . जि . पालघर , नोंदणी क्रमांक पी . एल . आर . / 
( पी.एल.आर ) / एच.एस.जी ./ ( टि.सी ) / १६४ ९ / २०२२-२३ / सन २०२२ , 
दिनांक १३ मे २०२२ , ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये 


66 

" 

तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


पालघर , 

दिनांक १३ मे २०२२ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पालघर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 
नोंदणी अधिसूचना 

नोंदणी अधिसूचना 

क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ११५ / २०२२ . – सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर , याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , पॅराडाईज सिटी को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , 
सेक्टर १ , सर्व्हे नं . ९ ४२ , व्हिलेज माहिम , पालघर ( प . ) , ता . जि . 
पालघर , नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर. / ( पी.एल.आर ) /एच.एस.जी./ 
( टि.सी ) / १६५० / २०२२-२३ / सन २०२२ , दिनांक १३ मे २०२२ , ही 
संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा 
अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली 
आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 

क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / १२४ / २०२२ . – सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर , याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , श्री साई कॉम्प्लेक्स को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , 
गट नं . १८२/५ , माकणे , सफाळे , ता . जि . पालघर , नोंदणी क्रमांक 
पी.एल.आर. / ( पी.एल.आर ) / एच.एस.जी ./ ( टि.सी ) / १६५२ / २०२२-२३ / 
सन २०२२ , दिनांक १८ मे २०२२ , ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम 
कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चे नियम 
१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात 
आले आहे . 

66 

66 

संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


११० 


पालघर , 

दिनांक १३ मे २०२२ . 


प्रशांत पाटील , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पालघर . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 
नोंदणी अधिसूचना 

क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / १२३ / २०२२ – सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर , याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , युनिटी गार्डन बिल्डींग नं . ए को - ऑप . हौसिंग 
सोसायटी लि . , प्लॉट नं . , सर्व्हे नं . ३३ , सरावली , ता . जि . पालघर , 
नोंदणी क्रमांक पी . एल.आर ./ ( पी.एल.आर ) / एच.एस.जी ./ ( टि.सी ) / 
१६५१ / २०२२-२३ / सन २०२२ , दिनांक १८ मे २०२२ , ही संस्था , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम 
क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व 
उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 
१ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था 
असे करण्यात आले आहे . 

66 


पालघर , 

दिनांक १८ मे २०२२ . 


प्रशांत पाटील , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पालघर . 


" 


" 


पालघर , 

दिनांक १८ मे २०२२ . 


प्रशांत पाटील , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पालघर . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 
नोंदणी अधिसूचना 

क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / १२५ / २०२२ – सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर , याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , आनंद एक्सलेन्सी को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , 
सर्व्हे नं . ७२/१ , ७३/३/१ पार्ट , ७३/५ , ७३/२/१/१३ , ७३/३/१ 
पार्ट , ७३/३/२ , ७३/२/१/१ , ७३/२/१/२ , व्हिलेज टेंभोडे , कॉलेज 
रोड , चाफेकर कॉलेज जवळ , टेंभोडे , पालघर , ता . जि . पालघर , 
नोंदणी क्रमांक पी.एल. आर . / ( पी.एल.आर ) / एच.एस.जी ./ ( टि.सी ) / 
१६५३ / २०२२-२३ / सन २०२२ , दिनांक १८ मे २०२२ , ही संस्था , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम 
क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व 
उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 
१ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 
असे करण्यात आले आहे . 

66 


पालघर , 

दिनांक १८ मे २०२२ . 


प्रशांत पाटील , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पालघर . 


" 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ -१५ , शके १ ९ ४४ १११ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 
नोंदणी अधिसूचना 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , एन - विभाग , मुंबई यांजकडून 
नोंदणीची अधिसूचना 

क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / १२६ / २०२२ . – सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर , याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , हबीबा गार्डन को- ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , 
हबीबा गार्डन , सर्व्हे नं . १३ , हिस्सा नं . १/४ , व्हिलेज - उंबरपाडा , 
नंदाडे , ता . जि . पालघर , नोंदणी क्रमांक पी . एल.आर ./ ( पी.एल.आर ) / 
एच.एस.जी ./ ( टि.सी ) / १६५४ / २०२२-२३ / सन २०२२ , दिनांक १८ मे 
२०२२ , ही संस्था , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएन / एचएसजी / ( टीसी ) / ११३०७ / २०२२-२३ / 
सन २०२२. – उप निबंधक , सहकारी संस्था , एन - विभाग , मुंबई 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , श्री संभव दर्शन , ए - विंग को - ऑप 
हौसिंग सोसायटी लि . , सीटीएस नं . २०७१ ते २०७५ , घाटकोपर 
किरोळ व्हिलेज , एल . बी . एस . मार्ग , घाटकोपर ( पश्चिम ) , मुंबई ४०० 
०८६ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 

66 

66 

' गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 


" 

गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


पालघर , 

दिनांक १८ मे २०२२ . 


प्रशांत पाटील , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पालघर . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 
नोंदणी अधिसूचना 

क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / १४७ / २०२२ – सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर , याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , शादावल इंप्रेशन्स , बिल्डींग नं . सी -१ व सी -२ को 
ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . , सर्व्हे नं . २ / २ , १३५/१/४ , १३५ / २ ए , 
१३५/३ , १४२ / १ सी / २ , गाव- सरावली , बोईसर , ता . जि . पालघर , 
नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर ) /एच.एस.जी ./ ( टि.सी ) / 
१६५५ / २०२२-२३ / सन २०२२ , दिनांक १ ९ मे २०२२ , ही संस्था , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम 
क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व 
उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 
१ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था 
असे करण्यात आले आहे . 

66 


पालघर , 

दिनांक १ ९ मे २०२२ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पालघर . 


" 


66 


" 

गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


नवी मुंबई ( कोंकण भवन ) , 

दिनांक २७ एप्रिल २०२२ . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एन - विभाग , मुंबई यांजकडून 
नोंदणीची अधिसूचना 

- 

क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएन / एचएसजी / ( टीसी ) / ११३०८ / २०२२-२३ / 
सन २०२२. – उप निबंधक , सहकारी संस्था , एन - विभाग , मुंबई 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , श्री संभव दर्शन , बी ॲण्ड सी 
विंग को - ऑप हौसिंग सोसायटी लि . , सीटीएस नं . २०७१ ते २०७५ , 
घाटकोपर किरोळ व्हिलेज , एल . बी . एस . मार्ग , घाटकोपर ( पश्चिम ) , 
मुंबई ४०० ०८६ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
१२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले 

66 

आहे . 


66 


शिरीष कुलकर्णी , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
एन - विभाग , मुंबई . 


नवी मुंबई ( कोंकण भवन ) , 

दिनांक २७ एप्रिल २०२२ . 


शिरीष कुलकर्णी , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एन - विभाग , मुंबई . 


११२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ३० - जुलै ६ , २०२२ / आषाढ ९ - १५ , शके १ ९ ४४ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , एन - विभाग , मुंबई यांजकडून उप निबंधक , सहकारी संस्था , एन - विभाग , मुंबई यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 

नोंदणीची अधिसूचना 

क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएन / एचएसजी / ( टीसी ) / ११३० ९ / ८८४ / 
२०२२ - २०२३ / सन २०२२. – उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
एन - विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसुचित करीत आहे की , दामजी शामजी 
कॉर्पोरेट स्क्वेअर ए विंग कमर्शिअल प्रिमायसेस को - ऑप हौसिंग 
सोसायटी लि . , सीटीएस नं . ५६३५ ( बी ) , व्हिलेज घाटकोपर किरोळ , 
घाटकोपर ( पूर्व ) , मुंबई ४०० ०७५ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) 
यांच्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त 
अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १ ९ ६१ 
चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून 
उप वर्गीकरण “ इतर गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 

क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएन / जीएनएल / ( ओ ) / ११७ ९ ७ / ६१३ / २०२१ 
२२ / सन २०२२. – उप निबंधक , सहकारी संस्था , एन- विभाग , मुंबई 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , के . आर . बिंद कर भर 
सहायत्ता व इतर सर्व सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , " ३०१ , सूर्या 
हाऊस , ऑप . आर . एन . गांधी मार्ग स्कूल , विद्याविहार ( पूर्व ) , मुंबई 
४०० ०७७ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक ( २४ ) ( ९ ) ( १ ) अन्वये नोंदणी 
करण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था 
असे करण्यात आले आहे . 

66 

66 

66 


नवी मुंबई ( कोंकण भवन ) , 
दिनांक ६ मे २०२२ . 


शिरीष कुलकर्णी , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
एन- विभाग , मुंबई . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एन - विभाग , मुंबई यांजकडून 
नोंदणीची अधिसूचना 

क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएन / एचएसजी / ( टीसी ) / ११३३१ / ९ ७२ / 
२०२२-२३ / सन २०२२. – उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
एन - विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , भट्ट कृपा 
को- ऑप हौसिंग सोसायटी लि . , सीटीएस नं . १ ९ , भट्ट कृपा बिल्डींग , 
भटवाडी , घाटकोपर ( पश्चिम ) , मुंबई ४०० ०८४ , ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक 
२४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त 
अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १ ९ ६१ 
चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 


नवी मुंबई ( कोंकण भवन ) , 
दिनांक १८ मे २०२२ . 


शिरीष कुलकर्णी , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
एन विभाग , मुंबई . 


नवी मुंबई ( कोंकण भवन ) , 
दिनांक ३१ मार्च २०२२ . 


66 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एच- पूर्व विभाग , 
मुंबई यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 


मुंबई , 
दिनांक २७ मे २०२२ . 


शिरीष कुलकर्णी , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
एन - विभाग , मुंबई . 


" 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएचई / एचएसजी / ( टिसी ) / १६३४८ / २०२२ 
२३ / २०२२ / ५७७.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एच- पूर्व 
विभाग , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी 
प्रमाणपत्र निर्वाण को - ऑप हौसिंग सोसायटी लि . , सर्वे नं . ४२८ , 
हिस्सा नं . १५ ( पार्ट ) , निर्वाण अपार्टमेंट नेस्ट टू भाटीया ग्लास 
कम्पाउंड , दत्तमंदिर रोड , वाकोला , सांताक्रुझ ( पूर्व ) , मुंबई ४०० ०५५ . 
नोंदणी क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूएचई / एचएसजी / ( टिसी ) / १६३४८ / 
२०२२-२३ / २०२२ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) 

66 

आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


" 


व्हि . व्हि . पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
एच- पूर्व विभाग , मुंबई . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


